अखिलभारतीय-प्राच्यविद्यासम्मेलनम्‌ 
शतवर्षमहोत्सवग्रन्यमाला -९५ 


वृत्तालोक 





डॉ. कविता होले 


प्रधानसंपादकः 


आचार्यः श्रीनिवासः वरखेडी 
कुलगुरु 


खळ 
आचार्यः मधुसूदनः पेन्ना 
संचालकः संशोधन-प्रकाशनविभागः 





राष्ट्र हिताय संस्कृतम्‌ 


कविकुळगुरु-कालिदास-संस्कृत-विश्वविद्यालयः 


रामटेकम्‌, जि. नागपुरम्‌ (महाराष्ट्रम्‌) 





अखिल भारतीय प्राच्यविद्यासम्मेळन 
शतवर्ष महोत्सव ग्रंथमाला - ९५ 


वृत्तालोक 


डॉ. कविता होले 


प्रधानसंपादक 
आचार्य श्रीनिवास वरखेडी 


कुलगुरु 


संपादक 
आचार्य मधुसूदन पेन्ना 
संचालक, संशोधन व प्रकाशन विभाग 





कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय 
CC-0. क Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 
, जि. नागपुर (महाराष्ट्र) 


शीर्षक 
लेखक 


प्रधानसंपादक 


संपादक 


अखिल भारतीय 
प्राच्यविद्या सम्मेलन 


संपादक मंडळ 


प्रकाशन वर्ष 
आवृत्ती 

मूल्य 
आय.एस.बी.एन. 
मुखपृष्ठ 

मुद्रक 


प्रकाशक 


content BOERE 


these centenary pu 


वृत्तालोक 
डॉ. कविता होले 


आचार्य श्रीनिवास वरखेडी 
कुलगुरु, क.का.सं वि., रामटेक 


आचार्य मधुसूदन पेन्ना 
संचालक, संशोधन व प्रकाशन विभाग, 
क.कासंवि., रामटेक 


प्रो. गौतम पटेल, अध्यक्ष 
प्रो. सरोजा भाटे, सचिव 
प्रो. ग. उ. थिटे, उपाध्यक्ष 


डॉ. दिनकर मराठे, क.का.संवि., रामटेक 
डॉ. वीणा गानु, नागपुर. 


२०२० 

प्रथम 

रू. २४०/- 
९७८-९३-८५७१०-५२-० 

श्री. उमेश पाटील 

अवधूत ग्राफिक्स अँण्ड प्रिन्टींग, नागपूर 


कुलसचिव, क.का.सं.वि., रामटेक 
प्रशासकीय भवन, मौदा रोड, रामटेक. 


The KK Sanskrit University does not hold any responsibility regarding the 


iu da SR view. pa pe author of 
CHU Så It niversity Råmi M 
10n boo e respective Oris Sol responsible 





PREFACE 


It is indeed a matter of great pleasure and pride for Kavikulaguru 
Kalidas Sanskrit University, Ramtek to have this rarest oppor- 
tunity of hosting the 50th session of All India Oriental Confer- 
ence at Nagpur. This AIOC-50th session at Nagpur will be for- 
ever remembered by all as the year 2019 also happens to be the 
year of Centenary Celebration of AIOC. The premier objective 
with which the great scholars of yester years had contemplated 
and established this national academic event called All India 
Oriental Conference has been achieved through these years with 
scores of young scholars contributing significantly to the trea- 
sure house of knowledge through their valuable research work. 


The research of yore and of the present should be properly re- 
corded so as to make it easily available to all lovers of knowl- 
edge and wisdom in the years to come. With this objective, we 
have contemplated to commemorate the 100th year of this grand 
event of 50th session of AIOC by way of publishing 100 mono- 
graphs on different subjects in four languages viz., Sanskrit, 
Hindi, Marathi and English. It is no doubt a herculean task but 
still worth of it, for the reason that these 100 monographs will 
inspire many young scholars to take upon a fresh study and 
research of the oriental subjects with more vigour and zeal. 


The AIOC Centenary Publication Series includes wide variety 
of subjects like Literature, Language, Veda, Indian Philosophy, 
Sanskrit Grammar, Law, Children Literature, Yoga, Astronomy 
and Astrology, Ayurveda, Pali, Prakrit, Jain, Buddhism, Edu- 
cation, Library Science, Poetics, Aesthetics, and Indology. It 
also includes reprint of some rare texts of academic importance 
which have gone out of print are not easily available. We wish 
to mark this centenary celebrations with this series that con- 
nects the glory of the past and aspirations of future. I place on 
record my sincere gratitude to all the authors of these mono- 


graphs Wht पिलो जिउ VAC CHESS of this 


series. 


Iam confident that the books published in these series will defi- 
nitely inspire the lovers of Oriental Learning in general and of 
Sanskrit Language and Literature in particular. 


On this occasion, we have published a memorable book of all 
the speeches of Section-Presidents of all previous sessions of 
AIOC. It is indeed a very capacious addition to any collection. 
I with all respect thank two eminent scholars of our times - 
Prof. Gautam Patel, President and Prof. Saroja Bhate, General 
Secretary, the torch bearers of AIOC who have not only en- 
couraged us in this venture but also made all efforts to provide 
these valuable historical speeches for us. I thank all executive 
members of AIOC and my colleagues of the varsity for making 
this event a grand success. 


My words fall short in describing the painstaking efforts and 
scholarly commitment of my esteemed colleague Prof. 
Madhusudan Penna, local secretary of this session in bringing 
out this series. 


I also take this opportunity to profusely thank Shri. Subhash 
Jain and Shri Dipak Jain, the proprietors of New Bharatiya Book 
Corporation, New Delhi for their enthusiastic approach and 
timely work with all precision and grace. 


Let us all sanctify ourselves in the eternal flow of wisdom by 
reading these books and recommending these to others also! 





सरस्वती श्रुतिमहती महीयताम्‌ 
Ramtek Prof. Shrinivasa Varakhedi 
10th January 2020 Vice Chancellor, KKSU 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


Kavikulaguru Kalidas Sanskrit University 
All India Oriental Conference 


10५0-12" January, 2020 





Chief Patron 
Hon'ble Nitin Gadkari 
Minister of Road, Transport & Highways of India 


Patron 
Prof. Shrinivasa Varakhedi 
Vice Chancellor, KKSU, Ramtek 


AIOC President 
Prof. Gautam Patel 
Chairman, Sanskrit Seva Samiti, Ahmedabad. 


AIOC General Secretary 
Prof. Saroja Bhate 
Professor of Sanskrit (Retd.), Pune University, Pune 


AIOC Local Secretary 
Prof. Penna Madhusudan 
Dean, KKSU, Ramtek 


Additional Local Secretary 
Dr. Harekrishna A gasti Dr. Dinakar Marathe 
Dr. Kalapini Agasti Dr. Parag Joshi 


Organising Committee 
Prof. C.G. Vijayakumar, Registrar (I/c) & Dean, KKSU, Ramtek 
Prof. Nanda Puri, Dean, KKSU, Ramtek 
Prof. Krishnakumar Pandey, Dean, KKSU, Ramtek 
Prof. Laita Chandratre, Dean, KKSU, Ramtek 
Dr. Ramachandra J oshi, Finance Officer, KKSU, Ramtek 
Dr. Umesh Shivahare, Controller of Examination, KKSU, Ramtek 
Dr. Dipak Kapade, Librarian, KKSU, Ramtek 
Dr. Renuka Bokare, PRO, KKSU, Ramtek 
CS HK Rains aliveishaskritcniversipaRaaKs Ceaser 
Shri. Pravin Kalambe, Security Officer, KKSU, Ramtek 


Reception Committee 
Prof. Shrinivasa Varakhedi, Chairperson Reception Committee & VC, KKSU 
Parampujya Govindagiri Swamiji, Rishikesh 
Prof. P.T Chande, Former VC, KKSU 
Prof. Uma Vaidya, Former VC, KKSU 
Prof. Vy endra Kumar, VC, National Law University, Nagpur 
Prof. Rajnish Shukla, VC, National Hindi University, Wardha 
Prof. Vinayak Kane, VC, RTM Nagpur University, Nagpur 
Shri Krupal Tumane, Member of Parliament 
Shri Girishji Vyas, Member of Legislative Council 
Shri. Chandrashekhar Bawankule, Guardian Minister, Nagpur 
Prof. Vishram J amdar, Director, VNIT, Nagpur 
Dr. Bhushankumar Upadhyay, Commissioner of Police, Nagpur 
Shri Vy ay P hanshikar, Editor, The Hitavada, Nagpur 
Shri Rajkumar Tirpude, Tirpude Group of Insitutions, Nagpur 
Shri. Mohabbat Singh, Tuli International, Nagpur. 
Shri. Chandragupta Varnekar, Principal Retd., Nagpur 
Shri. Suresh Sharma, Baidyanath, Nagpur 
Shri. Prabhakar Rao Mundle, Dharampeth Educational Institutions, Nagpur 


Executive Committee 


Prof. G. U. Thite, Dr. Brijeshkumar Shukla, 
Vice President Treasurer 
Members 
Dr. Rajni Satish Chandra Jha Dr. Mithilesh Kumar 
Prof. Shukla Ramakant Prof. Singh Prasoon Dutta 
Dr. Behera Ranjit Shri. Mishra Arun Ranjan 
Dr. Meena Shukla Dr. Mishra Baidyanath 
Dr. Nirmala Kulkarni Dr. Tripathi Rajendra Rasraj 
Dr. Roy Gauri Nath Shri. Harshdev Madhav 
Dr. Tripathi Uma Rani Dr. Kamdev Jha 
Dr. Pushpa Jha Dr. Parinita Deshpande 
Dr. Basu Ratna Dr. Jha Udayanath (Ashok) 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


आमुख 


संस्कृत साहित्यात गद्यापेक्षा पद्यनिर्मिती अधिक आहे. संस्कृतातील 
आद्य ग्रंथ क्रग्वेद हा छन्दबद्ध मंत्रांनी युक्त आहे. तर आद्य लौकिककाव्य 
ग्रन्थ रामायण वाल्मीकींनी ब्रह्मदेवाच्या आदेशाने अनुष्टुभ्‌ छंदात रचलेला 
आहे. शास्त्रग्रंथांनीसुद्धा पाठांतरासाठी योग्य म्हणून सूत्रशैली स्वीकारलेली 
आहे. मनुष्याच्या स्मरणशक्तीचा विचार करून संस्कृततज्ज्ञांनी लक्षात ठेवण्यास 
सुकर आणि गेयतेमुळे व लयबद्धतेमुळे मनोरंजक म्हणून पद्यालाच अधिक 
प्राधान्य दिलेले दिसते. त्यामुळे संस्कृतसाहित्य प्रामुख्याने पद्यमय आहे असे 
म्हटल्यास अतिशयोक्ती होणार नाही. 


“छन्द: पादौ तु वेदस्य: वेद हे तर छंदावरच उभे आहेत. त्यामुळे 
छन्द ज्ञानाशिवाय वेद अगम्य असल्यामुळे Sela वेदाच्या षडङ्गांमध्ये 
स्थान मिळाले. तसेच लौकिकसाहित्यही छंद व वृत्तांच्या ज्ञानाशिवाय 
समजणे कठीण आहे. हे लक्षात घेऊनच पिंगलाचार्याचे छन्दःसूत्र कालिदासाचा 
श्रुतबोध, क्षेमेन्द्राचे सुवृत्ततिलक यासारखे ग्रंथ निर्माण झाले. 


या वृत्तांचे ज्ञान आजच्या पीढीला अत्यंत आवश्यक आहे. शालेय 
किंवा महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमात छंद व वृत्तांचा अन्तर्भाव नसल्याने 
त्यांचे अध्ययन केले जात नाही. हे जाणून कविकुलगुरू कालिदास संस्कृत 
विश्वविद्यालयाने पदव्युत्तर स्तरावरील अभ्यासक्रमात छंद व वृत्तांचा अंतर्भाव 
केलेला आहे. परंतु त्यांना अभ्यासक्रमासाठी मराठीतून ग्रंथ उपलब्ध नाही. 
ही कमतरता या ग्रंथाने पूर्ण केलेली आहे. त्यासाठी लेखिका धन्यवादास 
पात्र आहे. सरल सोप्या भाषेत संस्कृतातील सुप्रसिद्ध श्लोकांसह gata 
विवरण लेखिकेने केलेले असल्याने विद्यार्थ्यासाठी हे पुस्तक फारच उपयोगाचे 
ठरणार आहे. 

नागपूर येथे दिनांक १० ते १२ जानेवारी, २०२० या दरम्यान 
होणाऱ्या अभूतपूर्व अखिल भारतीय प्राच्यविद्या अशा शतकपूर्ती परिषदेत 
या पुस्तकाच्या द्वितीय आवृत्तीचे प्रकाशन होत असल्याने लेखिकेसाठी ही 
बाब बहुमूल्य आणि अविस्मरणीय ठरणार आहे. यासाठी लेखिकेचे अभिनंदन 
करून तिला पुढील लेखनासाठी हार्दिक शुभेच्छा देते. 


प्रा. डॉ. नन्दा पुरी 
CC-0. Kavikulguru Kalidas अश्विश्माताप"संसफुतल्मसंस्कूतेत्तर भाषा संकाय, 
ककासंवि, रामटेक 


१ 


हृदगत 


'वृत्तालोकः” हे पुस्तक वाचकांना समर्पित करतांना मला अतिशय आनंद 
होत आहे. कागदांवर लिहून ठेवलेले आपले लेखन कधीतरी पुस्तकरूपाने प्रकाशित 
होईल याची पुसटशीही कल्पना नव्हती. तो आपला प्रांत नाही ही त्यावेळी माझी धारणा 
होती. नागपुरच्या शासकीय तंत्रनिकेतन (गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्रीक) मधून विद्युत अभियांत्रिकी 
पदविका प्राप्त केल्यानंतर संस्कृत साहित्यात आपण करिअर घडवू असे स्वप्नातही 
वाटले नव्हते. पण विधिलिखित काही औरच असल्याने सुवर्णपदकानिशी स्नातकोत्तर 
पदवी व नेट (संस्कृत) परीक्षा उत्तीर्ण केल्यानंतर कविकुलगुरू कालिदास संस्कृत 
विश्वविद्यालयात अधिव्याख्याता” म्हणून नोकरीला लागले आणि लेखिका म्हणून 
प्रस्तुत पुस्तकाच्या रूपाने आपणासमोर उपस्थित झाले. 


कविकुलगुरू कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयाच्या बी.ए. व एम्‌.ए. (संस्कृत) 
या अभ्यासक्रमांमध्ये छन्दांचा अभ्यास अंतर्भूत आहे. तसेच या अभ्यासक्रमात शिकणाऱ्या 
विद्यार्थ्यासाठी त्यांना अभ्यासक्रमाच्या काव्यग्रंथांमधील सामान्यपणे नेहमी येणारी वृत्ते 
ज्ञात व्हावी या उद्देशाने वृत्तांची ही हस्तपुस्तिका सादर करीत आहे. 


केदार भट्ट प्रणित gate आणि गङ्गादासविरचित 'छन्दोमज्ञरी' 
यातील वृत्तांची लक्षणेच यात घेतलेली आहेत. लक्षणांच्या उदाहरणादाखल आपल्या 
दैनंदिन जीवनात येणारे व कण्ठस्थीकरणासाठी अतिशय सोपे असे स्तुतिपर, उपदेशप्रद 
नीतीचे श्लोक घेतलेले आहेत. अतिशय सोप्या मराठीत असलेली छन्द:शास्राची व 
गणांची माहिती विद्यार्थ्यांना उपयोगी पडेल असा विश्वास आहे. 


आभार - नागपूर येथे दिनांक १० ते १२ जानेवारी, २०२० या दरम्यान होणाऱ्या 
अखिल भारतीय प्राच्यविद्या शतकपूर्ती परिषदेत या पुस्तकाच्या द्वितीय आवृत्तीचे 
प्रकाशन होत आहे. विश्वविद्यालयातर्फे पुस्तक प्रकाशन करण्यास मंजुरी प्रदान केल्याबद्दल 
मा. कुलगुरू, प्रा. श्रीनिवास वरखेडी यांची मी ऋणिनी आहे. 


समुचित प्रस्तावना देऊन विश्वविद्यालयाच्या संस्कृत तथा संस्कृतेतर भाषा 
संकायाच्या, माझ्या गुरुवर्या व प्रेरणास्रोत प्रा. नन्दा पुरी यांनी माझा गौरव वाढविला 
त्यांच्या प्रती मी ऋणभाव व्यक्त करते. सतत निरपेक्ष कौतुकाचा ओघ असलेले माझे 
कुटुंबीय, सहकारी यांचे आभार. सहृदय व गुणग्राही वाचक माझ्या या परिश्रमांना 
सफल करतील अशी आशा व्यक्त करते. 


CC-0. Kavikulguru Kalidas SanskrlUnive “की किता PALE होले 
खिका 


२ 


अनुक्रमणिका 
विषय पृष्ठ क्र. 
छन्द:शास्त्राचा परिचय 
छन्द:शास्राचे महत्व 
छन्द:शब्दाचा अर्थ 


I NO N NA 


छन्दाचे प्रकार 

पद्य 

vart भेद 

गुरु-लघु विचार 

गुरु-लघु लेखन प्रकार 

ऱ्हस्व, दीर्घ, प्लुत संज्ञक स्वरांचे विवेचन 
गुरु स्वराचा परिचय 

यति किंवा विराम 

गण परिचय 


C ०९ ०९ “८७ WV wa ५०४० २०० V 


गण बोधक सूत्र 

समवृत्त 
ATST AJET ६ 
गजगति ७ 
माणवक ८ 
प्रमाणिका ८ 
समानिका ९ 


विद्युन्माला८-०. Kavikulguru Kalidas Sanskrit UniversgyRamtek Collection 


3 


मणिमध्य ११ 


मत्ता १२ 
इन्द्रवज्रा १३ 
उपेन्द्रवज्र १४ 
उपजाति १५ 
दोधक १७ 
भ्रमरविलसितम्‌ १८ 
वातोर्मी १९ 
स्वागता २० 
इन्द्रवंशा २१ 
रथोद्धता २२ 
शालिनी २२ 
जलधरमाला २४ 
जलोद्धतगति २५ 
तामरस २६ 
प्रभा २६ 
प्रमिताक्षरा २७ 
मणिमाला २८ 
मालती / यमुना २९ 
वैश्वदेवी ३० 
स्रग्विणी ३१ 
तोटक CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit Er Collection 


x 


भुजङ्गप्रयात ३३ 


द्रुतविलम्बित ३४ 
वंशस्थ २५ 
क्षमा (चन्द्रिका / उत्पलिनी) ३६ 
मत्तमयूरी ३७ 
रुचिरा (प्रभावती) ३८ 
प्रहर्षिणी ३९ 
पथ्या (मंजरी) Xo 
प्रमदा (कुररीरुता) ४१ 
वसन्ततिलका ४२ 
वासन्ती ४३ 
मालिनी xx 
तूणक ४५ 
शशिकला ४६ 
चित्र ४७ 
पञ्चचामर ४८ 
वाणिनी ४९ 
अतिशायिनी ४२ 
नर्दटक (कोकिलक) ५० 
वंशपत्रपतित ५१ 
पृथ्वी ५२ 


मन्दाक्रान्ता ८१ Kavikulguru Kalidas Sanskrit i Collection 


५ 


शिखरिणी ७७ 


हरिणी ५७ 
चित्रलेखा ५८ 
नन्दन ५९ 
नाराच ६० 
शार्दूलललित ६१ 
शार्दूलविक्रीडित ६२ 
सुमधुरा ६३ 
सुरसा ६४ 
गीतिका ६५ 
सुवदना ६६ 
पञ्चकावली (सरसी / धृतश्री) ६७ 
स्रग्धरा ६८ 
हंसी ६९ 
अद्रितनया ७० 
तन्वी ७१ 
क्रौञ्चपदा ७२ 
भुजङ्गविजुंभित ७३ 
दंडक LY 
अर्धसमवृत्त 
वियोगिनी (वैतालीय / सुंदरी) ७५ 


अपरवक्त्र CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit Duivers(ygtemiel Collection 


६ 


उपचित्र ७७ 


वेगवती ७८ 
हरिणप्लुता ७९ 
पुष्पिताग्रा ८० 
जातिवृत्त 
आर्या ८२ 
गीति ८३ 
उपगीति ८४ 
उद्गीति ८५ 
आर्यागीति ८५ 
वैतालीय ८६ 
औपच्छन्दसिक ८७ 
मात्रासमक ८७ 
विषमवृत्त 
उद्गता ८८ 
परिशिष्ट - १ ९० 
सरावासाठी पद्ये 
परिशिष्ट - २ ९५ 
सर्व वृत्तांचे एकत्रित कोष्टक 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


वृत्तालोकः 


छन्दः शास्त्राचा परिचय 


पणिनीय शिक्षा नामक ग्रंथात छन्दाला वेदपुरुषाच्या पादस्थानी 
मानले आहे. पायांमुळे मनुष्य गतिशील होतो, त्यशिवाय पङ्गु अशीच 
काहीशी स्थिती वेदांचीही आहे. म्हणूनच वेदांचे एक नाव BIG असेही 
आहे. 


गायत्री, उष्णिक्‌, अनुष्टुप्‌, बृहती, पङ्क्ति, त्रिष्टुप्‌ अणि जगती 
हे प्रमुख वैदिक छन्द, सप्तछन्दांसि या नावांनी निर्दिष्ट केले जातात. यांत 
छन्दांची अक्षरसंख्या क्रमश: चाराने वाढते. 


पिंगल ऋषीप्रणित छन्द:सूत्र, जयदेवाचे जयदेवछन्द, जयकीर्तीचे 
छन्दानुशासन, केदारभट्टाचे वृत्तरत्नाकर, क्षेमेनद्राचे सुवृत्ततिलक, कालिदासाचा 
श्रुतबोध, हेमचन्द्राचे छन्दोनुशासन गङ्गादासाची छन्दोमजरी हे छन्दः शास्त्राचे 
सुप्रसिद्ध ग्रंथ आहेत. 

छन्दःशास्त्राच्या परवर्ती आचार्यांनी पिङ्गल ऋषींनाच आपला 
आधार मानला आहे. जयदेव, जयकीर्ती, केदारभट्ट अणि आचार्य पिङ्गलाचे 
अनुयायी आहेत. अग्निपुराणातही या दृष्टीकोनाचे समर्थन आहे. 


छन्दः शास्त्राचे महत्त्व - 


“छन्द: पादौ तु वेदस्य’ असे शास्त्रकारांनी छन्दःशास्त्राचे महत्त्व व 
पठन-पाठनाची अनिवार्यता सिद्ध केलेली आहे. 


छन्दः शब्दाचा अर्थ - 
‘Seq (छन्द) शब्दाचे दोन अर्थ आहेत. 
१) आच्छादन अणि २) आहलादन 


१) आच्छादन्‌ - निरुक्ताच्या दैवत्तकाण्डाच्या सातव्या अध्यायाच्या तृतीय 
पादात “छन्दांसि छादनात्‌’ असे लिहिले आहे. ज्याच्याद्वारा भाव किंवा 


[4 


रसाला STEK केले जते,त्याला Ue Re RT छादकत्व 


अर्थात्‌ सीमाबन्धन करणे हे छन्दाचे सामान्य लक्षण आहे. 


२) आहलादन - चन्दयति (आहलादयति) या व्युत्पत्तीने 'चदि आहलादने 
दीप्तौ च' आहलादनार्थक चदि धातु न 'चदेरादेश्च छ:” या सूत्राने 'चन्द्‌' 
च्या 'च' काराला 'छ' अणि 'असून्‌' प्रत्यय लावल्यावर DIG शब्द सिद्ध 
होतो. ज्याच्या द्वारा पाठकांना आहलादन किंवा आनन्द प्राप्त होतो त्याला 
FF असे म्हणतात. 
Bale प्रकार - 

छन्दांचे २ प्रकार असतात - 

mat- वर्णविभेदेन छन्दो द्विविधमुच्यते। 

विधां तृतीयमप्याहुरक्षरच्छन्दसा Ui I 

अर्थात्‌ १) मात्राछन्द २) वर्णछन्द . काही आचार्य तीन प्रकारचे 
छन्द मानतात. १) गणछन्द २) मात्राछन्द ३) अक्षरछन्द. परंतु छन्दानेच 
अक्षरछन्दाचाही बोध होत असल्याने तृतीय अक्षरछन्दाला पृथक्‌ मानची 
आवश्यकता नाही. 
९) मात्राछन्द (मात्रिक छन्द) - हा केवळ मात्रांनी नियंत्रित होत असतो. 
म्हणजे यात प्रत्येक पादातील मात्रांचीच (स्वरांचीच) गणना होते. यालाच 
'जतिवृत्तः असेही म्हणतात. 
२) aula (वर्णिकछन्द) - हा वर्णानी नियन्त्रित केला जातो. म्हणूनच 
यात वर्णांची अक्षरांची गणना प्रधान असते. 
पद्य - पदम्‌ (चरणम्‌) अर्हतीति (पद्‌+यत्‌) पद्यम्‌। प्रत्येक श्लोकाचे चार 
भाग असतात त्यातील प्रत्येक भागाला चरण' किंवा “पाद' असे म्हणतात. 
वृत्ताची रचना चार-चार चरणांची असते. म्हणूनच वृत्तालाच 'पद्य' असे 
म्हणतात. 
पद्यांचे भेद - 

१) सम २) अर्धसम अणि ३) विषम असे पद्यांचे तीन भेद होतात. 

QOO ATER ARGH SO समान: तसाप्तः5कषसतात त्यात 
*समवृत्त' असे म्हणतात. 

९ 


२) ज्या पद्याच्या प्रथम, तृतीय अणि द्वितीय व चतुर्थ चरणांमध्ये 
समान गण असतात त्याला 'अर्धसमवृत्त' असे म्हणतात. 


३) ज्या पद्याच्या चारही पादांमध्ये (चरणांमध्ये) भिन्न भिन्न 
प्रकारचे गण असतात त्याला 'विषमवृत्त' असे म्हणतात. 


गुरु लघु विचार - 

ऱ्हस्व (लघु) स्वराची एक मात्रा अणि दीर्घ (गुरु) स्वराच्या दोन 
मात्रा असतात. 

ऱ्हस्व (लघु) स्वर - अ, इ, उ, ऋ, ल्‌ 

दीर्घ (गुरु) स्वर - आ, ई, ऊ, ऋ, ए, I, ओ, at 
गुरुलघु लेखनप्रकार - 


वक्ररेखा गुरोश्चिहनं सरला च लघोस्तथा। 
गुरुरेको गकारस्तु लकारो SYL: I I 


गुरु अक्षराचे चिहन वक्र रेखा म्हणजेच '5' असे असणे अणि लघु 
अक्षराचे चिहन सरळरेषा ‘| असते. गुरु चे सांकेतिक चिहन TT अणि लघु 
चे 'ल' असते. 
ऱ्हस्व, दीर्घ, प्लुत संज्ञक स्वरांचे विवरण - 

एकमात्रो भवेद्‌ हस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते। 

त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यञ्जनं चाऽर्धमात्रकम्‌। । 

अर्थात्‌ एकमात्रिक - एक मात्रा असणाऱ्या वर्णाला FF, 
द्विमात्रिक - दोन मात्रा असणाऱ्या वर्णाला ‘ce’ अणि त्रिमात्रिक - तीन 
मात्रा असणाऱ्या वर्णाला Ta असे म्हणतात. व्यंजनांची अर्धी मात्रा 
मोजली जाते. 
गुरु स्वराचा परिचय 


सानुस्वारश्च दीर्घश्च विसर्गी च गुरु भवेत्‌। 


संयोगपूर्वश्च तथा पादान्तगोऽपि वा 
CC-0. Kavikul Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


ver Oooo 


अर्थात अनुस्वारयुक्त FG वर्ण (अं, कं, चं, इ.) अणि दीर्घ वर्ण 
(आ, का, चा, इ.) विसर्गयुक्त (अः, कः, चः इ.) अणि संयुक्त अक्षराच्या 
पूर्वीचे अक्षर (जसे लक्ष्मी मध्ये ल, चन्द्र मध्ये च, इ.) गुरु होते. पादाच्या 
शेवटी असणाऱ्या उहस्ववर्णाला छन्दाच्या आवश्यकतेनुसार विकल्पाने गुरु 
(दीर्घ) किंवा लघु (9) मानले जाते. 
यति किंवा विराम - 


यतिर्जिहवेष्ट - विश्रामस्थानं कविभिरुच्यते। 
सा विच्छेद - विरामाद्यैः पदैर्वाच्या निजेच्छया। | 


पद्य म्हणजेच श्लोक वाचतांना त्यातील भाव योग्यप्रकारे स्पष्ट 
करण्यासाठी जेथे जिहवा स्वेच्छापूर्वक विराम करते त्या स्थानाला 'यति' 
किंवा 'विराम' असे म्हणतात. यति उच्चारण करणाऱ्याच्या इच्छेवर निर्भर 
असतो. यति किंवा विरामाने पद्यात श्रुतिसौकर्य अणि मधुरता येते. 


गण-परिचय - 


मगणो यगणश्चैव रगण: सगणस्तथा। 
तगणो जगणश्चैव भगणो नगणस्तथा।। 


१) म-गण २) य-गण ३) र-गण ४) स-गण ५) त-गण 
६) ज-गण ७) भ-गण ८)न-गण असे आठ प्रकारचे गण असतात. 
१) ज्यात तीनही अक्षर गुरु असतात त्याला म-गण - 555 


२) ज्यात पहिले अक्षर लघु अणि बाकीचे दोन अक्षर गुरु असतात 
त्याला य-गण - 155 


३) ज्याच्या मध्यात लघु व पहिले व शेवटचे अक्षर गुरु असते त्याला 
र- गण - Sis 


४) ज्यात अन्ती गुरु, पहिले व मधले अक्षर लघु असते त्याला स- 
गण - 11S 


५) ज्यात अन्ती लघु, पहिले व मधले अक्षर गुरु असते त्याला त- गण 
CC$.gjvikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


ver eee 


६) ज्यात मधले अक्षर गुरु, पहिले व शेवटचे अक्षर लघु असते त्याला 

ज-गण - ।5। 
७) ज्यात पहिले अक्षर गुरु, शेवटचे दोन अक्षर लघु असतात त्याला 

भ-गण - Si 
८) ज्यात तीनही वर्ण लघु अर्थात्‌ ऱ्हस्व असतात त्याला न- गण VI 

असे म्हणतात. 

मस्त्रगुरुस्त्रिलघुश्च नकारो भदिगुरुः पुनरादिलघुर्यः। 

जो गुरुमध्यगतो रलमध्यः सोऽन्तगुरुः कथितोऽ न्तलघुस्तः। I 
खालील श्लोकातूनही गणांची महिती मिळू शकते - 

अदि- मध्याऽ वसानेषु भ- ज-सा यन्ति गौरवम्‌। 

य-र-ता लाघवं यन्ति म-नौ तु गुरुलाघवम्‌ | 

अर्थात्‌ भ-गण, ज-गण अणि स-गणात अनुक्रमे प्रथम, मध्यम 
अणि अन्तिम वर्ण गुरु असतो. य-गण, र-गण, त-गणात अनुक्रमे आदि, 
मध्य, अन्त वर्ण लघु असतात. म-गणात तीनही वर्ण गुरु तर न-गणात 
तीनही वर्ण लघु असतात. 
गणबोधक सूत्र - 

य-मा-ता-रा-ज-भा-न-स-ल-गम्‌। 

हे सूत्र सदैव लक्षात ठेवावे. गणाचा परिचय करणारे हे सूत्र आहे. 
आठ गणांमधील ज्या गणाचे स्वरूप हवे आहे. त्या गणाचे बोधक पहिले 
अक्षर घेऊन त्याच्या समोरील दोन अक्षर घेतल्याने त्या गणाचे स्वरूप 
कळते. 


उदा. य-गण हवा असल्यास सूत्राचे प्रथमाक्षर 'य' अणि त्याच्या समोरील 
दोन अक्षरे 'माता' जोडल्याने 'यमाता' असे होते. हे य गणाचे स्वरूप प्रथम 
लघु अणि मध्य व अन्त गुरु. 
य-गण-यमाता- 155 


म- TO On a ee Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


०००१२,., 


त-गण-ताराज - SSI 
र-गण-राजभा- SS 
ज - गण - ज भान - ISI 
न-गण-नसल-॥॥ 
स - गण - स ल गं - ॥5 

ल - । 

गम्‌ - 5 

वरील ८ गणांव्यतिरिक्त दोन अक्षरे सूत्रात दिसतात. ते म्हणजे ल 
अणि ग त्यांचा संकेत सूत्रात लगम्‌' या पदाने लघु चा 'ल' अणि गुरु चा 
T ने केला आहे. 
समवृत्त 

अनुष्टुप्‌ (अनुष्टुभ्‌) छन्द - 


लक्षण - श्लोके षष्ठं गुरु ज्ञेयं सर्वत्र लघु पञ्चमम्‌। 
द्विचतुष्पादयोर्र्हस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः।। 
त्या छन्दाच्या चारही चरणांमध्ये सहावे अक्षर गुरु असते व पाचवे 
अक्षर लघु असते अणि द्वितीय व चतुर्थ चरणात सातवे अक्षर FE असते. 
प्रथम तथा तृतीय चरणात सातवे अक्षर दीर्घ असते, त्याला 'अनुष्टुप्‌' 
(अनुष्टुभ्‌) छन्द असे म्हणतात. याच्या प्रत्येक चरणात आठ अक्षरे असतात. 
हे समवृत्त आहे. यांत यति पादान्ती असतो. 


उदाहरण - 
(९) 


श्लोकेषष्ठं गुरु FAI सर्वत्रा लघु पञ्चमम्‌। 
IS S । 5 । 
दचतुष्पादयोरहस्व fl सप्तमं दीर्घमन्ययोः | । 
CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 
IS S । Sl 


०००१ deve 


(2) 
कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती। 


ISS । 5। 
करमूले तु गोविन्दं प्रभाते करदर्शनम्‌।। 
। 55 155 


गजगति - 
लक्षण - नभलगा गजगतिः। 

ज्या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात अनुक्रमे न, भ, ल, ग असे गण 
येतात, त्याला 'गजगति' वृत्त असे म्हणतात. या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात 
आठ अक्षरे असतात. हे समवृत्त व अक्षरगणवृत्त आहे. यति प्रत्येक चरणात 
चवथ्या अक्षरावर व त्यानंतर चवथ्या अक्षरावर म्हणजेच पादान्ती असतो. 
(४, ४) 
उदाहरण - 

न भ लग 

रविसु तापरि सरे 

III SII 15 

विहर तोदृशि हरेः । 

III SII ts 

व्रजव धूगज गति 

III SII US 

मुदम लंव्यत नतु ।। 

III SII ts 

रविसुतापरिसरे विहरतो दृशि हरेः । 
CC-0. £००छवधूमजगलिर्मुदणलः्च्यतमलु' Collection 


००११४... 


माणवक - 
लक्षण - भात्तलगा माणवकम्‌ | 


ज्या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात अनुक्रमे भ, त, ल, ग असे गण 
येतात, त्याला “माणवक” वृत्त असे म्हणतात. या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात 
आठ अक्षरे असतात. हे समवृत्त व अक्षरगणवृत्त आहे. यति प्रत्येक चरणात 
चवथ्या अक्षरावर व त्यानंतर चवथ्या अक्षरावर म्हणजेच पादान्ती असतो. 
(४, ४) 


उदाहरण - 
चंचल चूडंच पलै 
Sil SSI VS 
र्वत्सकु लैःकेलि परम्‌ । 
Sil SSL 15 
ध्यायस खेस्मेर मुखं 
$ । । 5 5। 15 
नन्दसु तंमाण वकम्‌ ।। 
SIL SSI । 5 


चंचलचूडं चपलैर्वत्सकु लैः केलिपरम्‌ । 
ध्याय सखे स्मेरमुखं नन्दसुतं माणवकम्‌ ।। 


प्रमाणिका - 
लक्षण - प्रमाणिका जरौ लगौ। 


ज्या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात अनुक्रमे एक ज-गण, एक र-गण, 
एक लघु अक्षर व एक गुरु अक्षर असते त्याला, 'प्रमाणिका' वृत्त असे 
म्हणतात. या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात आठ अक्षरे असतात. हे समवृत्त व 


oe Kalidas er यति niversit ध्या oe Collection å त्यानंतरच्या 
अक्षरगणवृत्त आहे. प्रत्येक चरणात यति चवथ्या अक्षरावर व z 


५०१७. 


चवथ्या अक्षरावर म्हणजेच पादान्ती असतो. (४, ४) 


उदाहरण - 
I I ल ग 
पुनातु भक्तिर च्युता 
। SI SES LS 
सदाच्यु तङिघ्रप दूमयोः। 
। 5 । Sle ८5 । 5 
श्रुतिस्मृ तिप्रमा णिका। 
। 5। SS pi 
भवाम्बु राशिता रि का।। 
। $॥ 51 5 । sS 
पुनातु भक्तिरच्युता 
सदाऽ च्युतङिघ्रपद्मयोः। 
श्रुतिस्मृतिप्रमणिका 
भवाम्बुराशितरिका।। 
समानिका- 


लक्षण - ग्लौ रजौ समानिका तु । 


ज्या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात अनुक्रमे ग, ल, र, ज असे गण 
येतात, त्याला “समानिका” वृत्त असे म्हणतात. या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात 
आठ अक्षरे असतात. हे समवृत्त व अक्षरगणवृत्त आहे. यति प्रत्येक चरणात 
चवथ्या अक्षरावर व त्यानंतर चवथ्या अक्षरावर म्हणजेच पादान्ती असतो. 
(४, ४) 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


००११६५२ 


उदाहरण - 


ग ल र ज 
य स्य कृष्णपा दपद्म 
SI SUS ISI 

म स्ति हृतृतडा गसदा । 
S । SIS ISI 
धीः स मानिका परेण 
S HENT si 


नो चि तात्रम त्सरेण ।। 
S । 515 ISI 
उदा. यस्य कृष्णपादपद्ममस्ति हृत्‌- तडागसदा | 
धीः समानिका परेण नोचितात्र मत्सरेण ।। 
विद्युन्माला - 


लक्षण - मो मो गो गो विद्युन्माला। 
ज्या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात अनुक्रमे दोन म-गण व दोन गुरु 


अक्षरे येतात व प्रत्येक पादात सर्व गुरु अक्षरे असतात, त्याला “विद्युन्माला” 
वृत्त असे म्हणतात. या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात आठ अक्षरे असतात. हे 
समवृत्त व अक्षरगणवृत्त आहे. प्रत्येक चरणात यति चवथ्या व त्यानंतर 
चवथ्या म्हणजेच पादान्ती असतो. (४, ४) 


उदाहरण - - १ - 
म म गग 
वासोव ल्लीविद्यु न्माला 
S ३ 5 $ ss ३ ३ 
बर्हश्रे णीशाक्र vant: | 


Ce. Kavikulguru Katidas$Sanskrit Universsxty Ramtek Collection 
SG. Se gidas$ansir By Rgn 


००११७... 


यस्मिन्ना स्तांतापौ ført 


SS S SSS $ $ 

गोमध्य स्थः कृष्ण म्भोदः।। 

$ 5 5 S 5 5 S ३ 
वासोवल्ली विद्युन्माला 
बर्हश्रेणी शाक्रश्चापः। 
यस्मिन्नास्तां तापौछित्यै 


गोमध्यस्थः कृष्णम्भोद: | | 
मणिमध्य - 
लक्षण - स्यान्मणिमध्यं चेदूभमसाः | 


ज्या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात अनुक्रमे भ, म, स असे गण येतात, 
त्याला 'मणिमध्य' वृत्त असे म्हणतात. या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात नऊ 
अक्षरे असतात. हे समवृत्त व अक्षरगणवृत्त आहे. यति प्रत्येक चरणात 
पाचव्या अक्षरावर व त्यानंतर चवथ्या अक्षरावर म्हणजेच पादान्ती असतो. 


(५, ४) 

उदाहरण - 
भ म स 
कालिय भोगाभो गगत 
su SSS S 
स्तन्मणि मध्यस्फी तरूचा | 
5।। sss us 
चित्रप दाभोन न्दसुत 
5।। 555 LIS 


श्चारुन नर्तस्मे रमुखः।। 
SIV Kavgkgiguru Kaligas Sanskrit University Ramtek Collection 


ENE RC eee 


कालियभोगाभोगगतस्तन्मणिमध्यस्फीतरूचा | 
चित्रपदाभो नन्दसुतश्चारु ननर्त स्मेरमुखः । । 


मत्ता - 
लक्षण - ज्ञेया मत्ता मभसगसृष्टा | 

ज्या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात अनुक्रमे म, भ, स, ग असे गण 
येतात, त्याला 'मत्ता' वृत्त असे म्हणतात. या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात दहा 
अक्षरे असतात. हे समवृत्त व अक्षरगणवृत्त आहे. यति प्रत्येक चरणात 
चवथ्या अक्षरावर व त्यानंतर सहाव्या अक्षरावर म्हणजेच पादान्ती असतो. 
(४, ६) 
उदाहरण - 

म भ स ग 

पीत्वाम त्तामधु मधुपा ली 

SSSStl IIS 5 

कालिन्दी येतट वनकु HÅ I 

SSS SIL LIS 5 

उद्दीव्य न्तीब्रैज जनरा माः 

555 SIL IIS 5 

कामासि क्तामधु जितिच क्रे ।। 

SSS SG Wis: S 


पीत्वा मत्ता मधु मधुपाली 
कालिन्दीये तटवनकुञ्जे । 
उहीव्यन्तीर्ब्रजजनरामाः 
कामासिक्ता मधुजिति चक्रे ।। 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


००११९५५. 


इन्द्रवज्रा - 


लक्षण - स्यदिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौ गः। 


ज्या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात अनुक्रमे दोन त-गण, एक ज-गण 
अणि दोन गुरु अक्षरे असतात, त्याला इन्द्रवज्रा’ वृत्त असे म्हणतात. या 
वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात अकरा अक्षरे असतात. हे समवृत्त व अक्षरगणवृत्त 
आहे. यति प्रत्येक चरणात पाचव्या अक्षरावर व त्यानंतर सहाव्या अक्षरावर 


म्हणजेच पादान्ती असतो. (५, ६) 


उदाहरण - 
a 
श्रीकृष्ण 
$$ | 
हेनाथ 
5 5। 
जिहवेपि 
$$ | 
गोविन्द 
$$ | 


त 
लोकाभि 


-१- 
त ज 

गोविन्द हरेमु 

55। । 51 

नाराय णवासु 

5 5। ISI 

बस्वामृ तमेत 

SS | LSI 

दामोद रमाध 

5 5। 1 SI 
श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे 
हे नाथ नारायणवासुदेव। 
जिहवेपि बस्वामृतमेत देव 
गोविन्द दामोदरमाधवेति। । 

-२- 
त ज 
रामंर URET 


गग 
रारे 
55 
देव। 
55 
देव 
55 
a ति।। 
55 


गग 


धीरं 


S 5 | $ SI । 5 । SS 
CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


०५०२०५५, 


राजीव नेत्रेर घुवंश नाथम्‌। 


S Så 5 si । SI 55 
कारुण्य रूपंक रुणाक ta 
S S1 5 Si । 5 । 55 
श्रीराम चन्द्रश रणंप्र vet 
5 si ss । SI 55 
लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं 
राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम्‌। 
कारुण्यरूपं करुणाकरं Å 
श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्ये। । 
उपेन्द्रवज्रा - 


लक्षण - उपेन्द्रवज्रा ज-त-जास्ततो गौ। 

ज्या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात क्रमाने एक ज-गण, एक त-गण, 
एक ज-गण अणि दोन गुरु अक्षरे येतात, त्याला उपेन्द्रवज्रा’ वृत्त असे 
म्हणतात. यात अकरा अक्षरे असतात. हे समवृत्त व अक्षरगणवृत्त आहे. 
यात यति पाचव्या व त्यानंतरच्या सहाव्या अक्षरावर म्हणजेच पादान्ती 
असतो. (५, ६) 


उदाहरण - 
ज त ज गग 
त्वमेव माताच पितात्व मेव 
। S| SSI । 5 । 55 
त्वमेव बन्धुश्च सखात्व मेव 
। S| $$ ॥ । 5 । 55 
त्वमेव विद्याद्र विणंत्व मेव 


ECS Kavikulguru KMid& Sånskrit Universlty &anktek Collection $ 5 


०००९१५५, 


त्वमेव सर्वम मदेव देव।। 
। SI S Si । 5। 55 
त्वमेव माता च पिता त्वमेव 
त्वमेव बन्धुश्चसखा त्वमेव। 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव 
त्वमेव सर्व मम देव देव।। 
उपजाति - 
लक्षण - अनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजौ 
पादौ यदीयावुपजातयस्ता। 
इत्थं किलान्यास्वपि मिश्रितासु 
वदन्ति जातिष्विदमेव नाम।। 


या वृत्ताच्या आधी जे इन्द्रवज्रा (दोन त गण, एक ज गण, दोन 
गुरु अक्षरे) व उपेन्द्रवज्रा, (एक ज गण, एक त गण, एक ज गण, दोन 
गुरु अक्षरे) वृत्त सांगितलेले आहेत त्या दोघांच्या लक्षणांनी युक्त चरण ज्या 
वृत्तात असतात, त्याला 'उपजाति” वृत्त असे म्हणतात. या वृत्ताच्या प्रत्येक 
चरणात अकरा अक्षरे असतात. यात यति पाचव्या व त्यानंतरच्या सहाव्या 
अक्षरावर म्हणजे पादान्ती असतो. हे समवृत्त व अक्षरगणवृत्त आहे. (५, ६) 


दुसऱ्या समानाक्षर चरण असणाऱ्या Fate संमिश्रणानेही “उपजाति? 
वृत्त होते. 


उदा - (१) 
त त ज ग ग 
कर्पूर गौरंक रुणाव ता रं 
SSI S Sl । 5 I SS 
त त ज गग 
ससार. सा प wiz हारम्‌। 
S $ S Sl । 5 | SS 


०००९२५१, 


IT त wT गग 


सदाव सन्तंह दयार विन्दे 
ISI 5 Si । 5। 55 
ज त ज गग 
भवंभ वानीस हितंन ममि।। 
ISI 5 Si । 5। 55 

कर्पूरगौरं करुणावतारं 

संसारसारं भुजगेन्द्रहारम्‌। 

सदावसन्तं हृदयारविन्दे 


भवं भवानी सहितं नममि।। 


(२) 
ज a ज गग 
मनोज वंमारु ततुल्य वेगं 
। SI SSI । SI S 5 
ज त ज गग 
जितेन्द्रि यंबुद्धि मतांव रिष्ठम्‌। 
। 5 | SSI ISI $36 
त त ज गग 
वातात्म जंवान रयूथ मुख्यं 
55 Å SS | । SI $ 5 
त त ज गग 
श्रीराम दूतंश Fury vell 


SSL , SSI lS SS 
CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


ver deve 


मनोजवं मारुततुल्यवेगं 
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌। 
वातात्मजं वानरयूथमुख्यं 
श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।। 
दोधक - 
लक्षण - दोधकमिच्छति भ-त्रितयाद्‌ गौ। 


ज्या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात क्रमाने तीन भगण अणि दोन गुरु 
अक्षरे असतात, त्याला 'दोधक” वृत्त असे म्हणतात. हे समवृत्त व अक्षरगणवृत्त 
आहे. यात यति सहाव्या व त्यानंतरच्या पाचव्या अक्षरावर म्हणजेच 
पादान्ती असतो. (६, ५) 


उदाहरण - (१) 
भ भ भ ग ग 
देवस दोधक दम्बत लस्थ 
Si Si 5।। s 5 
श्रीधर तावक नामप aa 
Sto Si 5। । 55 
कण्ठत लेसुवि निर्गम काले 
5। । Si 5 ।। s 5 
स्वल्पम विक्षण मेष्यति योगम्‌ 
Si Sit Sto $ 5 
देव! सदोधकदम्बतलस्थ 
श्रीधर तावक नामपदं मे। 
कण्ठतलेऽ सुविनिर्गमकाले 
स्वल्पमविक्षणमेष्यति योगम्‌। | 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


०००९४... 


(2) 

आद्यचतुर्थमिहाक्षरमुक्तं 

सप्तमकं दशमं च तथाऽन्त्यम्‌। 

छन्दसि यत्रा गुरुत्वसमेतं 

तत्कथितं ननु दोधकवृत्तम्‌। I 
भ्रमरविलसितम्‌ - 
लक्षण - म्भौ न्लौ गःस्याद्‌ भ्रमरविलसितम्‌ । 

ज्या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात अनुक्रमे म, भ, न, ल, ग असे गण 

येतात, त्याला “्रमरविलसितम्‌' वृत्त असे म्हणतात. या वृत्ताच्या प्रत्येक 
चरणात अकरा अक्षरे असतात. हे समवृत्त व अक्षरगणवृत्त आहे. यति 
प्रत्येक चरणात चवथ्या अक्षरावर व त्यानंतर सातव्या अक्षरावर म्हणजेच 
पादान्ती असतो. (४, ७) 


उदाहरण - 
म भ न लग 
प्रीत्यैयू नांव्यब हितत प नाः 
5 55 511 Ull । 5 
प्रौढध्वा faa मिहज ल दाः । 
SSS Stl ॥।। । 5 
दोषाम fag धतिसु र त 
SSS Sil VL । 5 
क्रीडाया सश्रम शमप ट वः।। 
SSS SII tll । 5 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


TE 


प्रीत्यै यूनां व्यवहिततपनाः 

प्रौढध्वान्तं दिनमिह जलदाः 1 

दोषामन्यं विदधति सुरत 

क्रीडायासश्रमशमपटवः।। 
वातोर्मी - 
लक्षण - वातोर्मीयं गदिता म्भौ तगौ गः । 

ज्या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात अनुक्रमे म, भ, त, ग, ग असे गण 
येतात, त्याला 'वातोर्मी' वृत्त असे म्हणतात. या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात 
अकरा अक्षरे असतात. हे समवृत्त व अक्षरगणवृत्त आहे. यति प्रत्येक 


चरणात चवथ्या अक्षरावर व त्यानंतर सातव्या अक्षरावर म्हणजेच पादान्ती 
असतो. (४, ७) 


उदाहरण - 
म भ त तग 
ध्यातामू fet: क्षण मप्यच्यु त स्य 
SSS SII SSI 55 


श्रेणीना म्नांगदि ताहेल याऽपि | 
SSS SIl SSI SS 
संसारेऽ स्मिनुदुरि तंहन्ति पुं साम्‌ 
SSS SII 55155 
वातोर्मी पीतमि वाम्भोधि म ध्ये ।। 
SSS S SSI SS 


ध्याता मूर्त्तिः क्षणमप्यच्युतस्य 

श्रेणी नाम्नां गदिता हेलया5पि । 

संसारेऽस्मिन्‌ दुरितं हन्ति पुंसाम्‌ 

Sri पीसंभिर्वास्भोर्थिमध्ये! Ppiversity Ramtek Collection 


०,०२६.१, 


स्वागता - 
लक्षण - स्वागता रनभगैर्गुरुणा च । 

ज्या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात अनुक्रमे र, न, भ, ग, ग असे गण 
येतात, त्याला 'स्वागता' वृत्त असे म्हणतात. या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात 
अकरा अक्षरे असतात. हे समवृत्त व अक्षरगणवृत्त आहे. यति प्रत्येक 
चरणात तिसऱ्या अक्षरावर व त्यानंतर आठव्या अक्षरावर म्हणजेच पादान्ती 
असतो. (४, ७) 


उदाहरण - 
र न भ गग 
यावदा गमय तेऽ थन रे AA 
SIS III Sul ss 
सस्वयं वरम हायम ही न्द्रः 
515: Hib SIN SS 
तावदे वऋषि fate दृ क्षुः 
SIS III SII ss 
नारद स्त्रिदश धामज गा म ।। 
SIS III Sil ss 


यावदागमयतेऽ थ नरेन्द्रान्‌ 
स स्वयंवरमहाय महीन्द्र: | 
तावदेव क्रषिरिन्द्रदिदृक्षुः 
नारदस्त्रिदशधाम जगाम ।। 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


०००९७... 


इन्द्रवंशा - 
लक्षण - तच्चेन्द्रवंशा प्रथमाक्षरे गुरौ I 

ज्या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात अनुक्रमे त, त, ज, र असे गण 
येतात, त्याला 'इन्द्रवंशा' वृत्त असे म्हणतात. या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात 
बारा अक्षरे असतात. हे समवृत्त व अक्षरगणवृत्त आहे. यति प्रत्येक चरणात 
पाचव्या अक्षरावर व त्यानंतर सातव्या अक्षरावर म्हणजेच पादान्ती असतो. 
(५, ७) 
इन्द्रवंशा अगदी वंशस्थविल किंवा वंशस्थ वृत्तासारखे असते. फरक 
इतकाच की याचे प्रथमाक्षर गुरु असते. 


उदाहरण - 
त त ज र 
दैत्येन्द्र वंशाग्नि रुदीर्ण दीधितिः 
SSI SS I ISI SIS 
पीताम्ब रोऽसौज गतांत मोपहः। 
SSI SSA St SIS 
यस्मिन्‌म मज्जुःश लभाइ वस्वयम्‌ 
SSI SSI 151 SIS 
तेकंस चाणूर मुखामु खद्विषः। । 
SSI SSI ISI SIS 


दैत्येन्द्रवंशाग्निरूदीर्णदीधितिः 

पीताम्बरोऽसौ जगतां तमोपहः। 

यस्मिन्‌ ममज्जुः शलभा इव स्वयम्‌ 
TRE University Ramtek Collection 


HEER C ads 


रथोद्धता - 

लक्षण - रात्परैर्नरलगै रथोद्धता। 

ज्या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात क्रमाने एक र-गण, एक न-गण, 
एक र-गण, एक लघु व एक गुरु अक्षर असते, त्याला 'रथोद्धता' वृत्त असे 
म्हणतात. या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात अकरा अक्षरे असतात. हे समवृत्त व 
अक्षरगणवृत्त आहे. प्रत्येक चरणात यति तिसऱया व आठव्या अक्षरावर 
म्हणजेच पादान्ती असतो. (३, ८) 


उदाहरण - (१) 
T न र ल ग 
कौशिके नसकि लक्षिती श्वरो 
sis । । । Sı 5 । 5 
रामम ध्वरवि घातशा न्तये 
sis । । । Sı 5 । 5 
काकप क्षधर मेत्य यचित 
sis । । । sis । 5 
स्तेजसा हिनव यःसमी क्ष्यते 
Sı S । । । sis । 5 
कौशिकेन स किल क्षितीश्वरो 
राममध्वरविघातशान्तये। 
काकपक्षधरमेत्य यचित 


स्तेजसा हि न वयः समीक्ष्यते। । 
शालिनी - 
लक्षण - मात्तौ गौ चेच्छालिनी वेदलोकैः। 
ज्या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात अनुक्रमे एक म-गण, दोन त-गण व 


दोन गुरु SER AA साळ MC वा SETE या वृत्ताच्या 
प्रत्येक चरणात अकरा अक्षरे असतात. हे समवृत्त व अक्षरगणवृत्त आहे. 


ver VQ eee 


म 
मातारा 

$ 55 
स्वामीरा 
$ 55 
सर्वस्वं 

S SS 
नान्यंजा 
$ 55 


म 
आज्ञाकी 
555 
दानंभो 
SSS 
येषामे 


SS S 


(१) 
त त 
मोमत्पि ताराम 
5 SI SSI 
मोमत्स खाराम 
5 SI SSI 
मेराम चन्द्रोद 
5 SI SSI 
नेनैव जानेन 
5 SI SSI 
माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः 
स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः। 
सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्‌ 
नान्यं जाने नैव जाने न जाने।। 

(२) 

त त 
få: are नं्राहम 
5 SI 551 
गोमित्र संरक्ष 
5 Si 551 
aug गुणान 
5 SI 5 SI 


यति प्रत्येक चरणात चवथ्या व त्यानंतरच्या सातव्या अक्षरावर म्हाजेच 
पादान्ती असतो. (४, ७) 


उदाहरण - 


ग ग 
णानां 
$ 5 
णां च। 
s 5 
प्रवृत्ताः 
s 5 


शुस्ते षांपर्थि येण 
को . Kavikulguru Kalidas Sanskrit Univers AT Ack Collection । । 


SS S 


S SI 


००,३०... 


S SI 


S S 


आज्ञाकीर्तिः पालनंब्राहमणानां 
दानं भोगो मित्रसंरक्षण च। 
येषामेते षड्गुणा न प्रवृत्ताः 
कोऽर्थस्तेषां पर्थिवोपाश्रयेण। । 
जलधरमाला - 
लक्षण - अब्ध्यंगैः स्याज्जलधरमालाम्भौ स्मौ | 
ज्या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात अनुक्रमे म, भ, स, म असे गण 
येतात, त्याला जलधरमाला' वृत्त असे म्हणतात. या वृत्ताच्या प्रत्येक 
चरणात बारा अक्षरे असतात. हे समवृत्त व अक्षरगणवृत्त आहे. यति प्रत्येक 


चरणात चवथ्या अक्षरावर व त्यानंतर आठव्या अक्षरावर म्हणजेच पादान्ती 
असतो. (४, ८) 


उदाहरण- 

म भ स म 
याभक्ता नांकलि दुरितो त्तप्तानां 
SSS SIl IIS SSS 
तापच्छे देजल धरमा लानव्या | 
SSS SII IIS SSS 
भव्याका रादिन करपु त्रीकूले 
SSS Sil IS SSS 
केलीलो लाहरि तनुर व्यात्‌सावः ।। 
SSG SUE Sas SS 


या भक्तानां कलिदुरितोत्तप्तानां 
तापच्छेदे जलधरमाला नव्या । 
भव्याकारा दिनकरपुत्री कूले 


coo. Kavi तीलोला, हरितनुरव्यात्‌,सा व 


००,३१... 


जलोद्धतगति - 
लक्षण - रसैर्जसजसा जलोद्धतगतिः । 

ज्या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात अनुक्रमे ज, स, ज, स असे गण 
येतात, त्याला 'जलोद्धतगति’ वृत्त असे म्हणतात. या वृत्ताच्या प्रत्येक 
चरणात बारा अक्षरे असतात. हे समवृत्त व अक्षरगणवृत्त आहे. यति प्रत्येक 
चरणात सहाव्या अक्षरावर व त्यानंतर सहाव्या अक्षरावर म्हणजेच पादान्ती 
असतो. (६, ६) 


उदाहरण - 
ज स ज स 
समीर शिशिरः शिरस्सु वसताम्‌ 
ISI LIS ist is 
सतांज वनिका निकाम सुखिनाम्‌ । 
ISI LIS ist is 
बिभर्ति जनय न्नयंमु दमपा - 
IST 115 151 LIS 
मपाय धवला बलाह कततीः।। 
ISI 115 ।5। LIS 


समीरशिशिरः शिरस्सु वसताम्‌ 
सतां जवनिका निकामसुखिनाम्‌ । 
बिभर्ति जनयन्नयं मुदमपा - 
मपायधवला बलाहकततीः।। 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


ver ens 


तामरस 
लक्षण - 


(५, ७) 
उदाहरण 


प्रभा- 
लक्षण - 


इह वद तामरसं नजजा यः । 


ज्या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात अनुक्रमे न, ज, ज, य असे गण 
येतात, त्याला “तामरस” वृत्त असे म्हणतात. या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात 
तेरा अक्षरे असतात. हे समवृत्त व अक्षरगणवृत्त आहे. यति प्रत्येक चरणात 
पाचव्या अक्षरावर व त्यानंतर सातव्या अक्षरावर म्हणजेच पादान्ती असतो. 


न ज ज य 
स्फुटसु षमाम करन्द मनोज्ञम्‌ 

। । 1 ISI ISI 15S 
व्रजल लनान यनालि निपीतम्‌ । 
। । । ISI ISI 15S 
aag खताम रसंमु रशत्रो 

।।। । $ 11SI1SS 

हृदय तडाग विकाशि ममास्तु ।। 
।।। 151 । 5 । 155 


स्फुटसुषमामकरन्दमनोज्ञम्‌ 
व्रजललनानयनालिनिपीतम्‌ । 
तव मुखतामरसं मुरशत्रो 
हृदयतडाग विकाशि ममास्तु ।। 


स्वरशरविरतिर्ननौ रौ प्रभा । 


ज्या, वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात GER. 


y Ramfek काका असे गण 


येतात, त्याला 'प्रभा वृत्त असे म्हणतात. या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात बारा 


ceed dere 


अक्षरे असतात. हे समवृत्त व अक्षरगणवृत्त आहे. यति प्रत्येक चरणात 
सातव्या अक्षरावर व त्यानंतर पाचव्या अक्षरावर म्हणजेच पादान्ती असतो. 
(७, ५) 
उदाहरण - 

न न र र 

अतिसु रभिर भाजिपु ष्पश्रिया- 

III III SIS SIS 

मतनु तरत येवसं तानकः । 

LIL III SIS SIS 

तरुण परभू तः स्वनं रागिणा - 

bil. ।1515515 

मतनु तरत येवस AI: ।। 

III III SIS SIS 


अतिसुरभिभाजि पुष्पश्रिया - 
मतनुतरतयेव संतानकः । 

तरुणपरभृतः स्वनं रागिणा - 
मतनुतरतये वसन्तानकः । । 


प्रमिताक्षरा - 
लक्षण - प्रमिताक्षरा सजससैः कथिता। 

ज्या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात अनुक्रमे स, ज, स, स असे गण 
येतात, त्याला 'प्रमिताक्षरा' वृत्त असे म्हणतात. या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात 


बारा अक्षरे असतात. हे समवृत्त व अक्षरगणवृत्त आहे. यति प्रत्येक चरणात 


पाचव्या अक्षरावर व त्यानंतर सातव्या अक्षरावर म्हणजेच पादान्ती असतो. 
( ७ j ७) CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


0rd Sere 


उदाहरण - 
स ज स स 
विहगाः कदम्ब सुरभा विहगाः 


LIS asi VIS Tis 
कलय न्त्यनुक्ष णमने कलयम्‌ | 
LIS 151 IIS IIS 
भ्रमय न्नुपैति मुहुर भ्रमयम्‌ 

LIS 151 LIS LIS 
पवन yaga नवनी पवनः | 
LIS 151 VIS UIS 


विहगाः कदम्बसुर भाविह गाः 
कलयन्त्यनुक्षणमनेकलयम्‌ । 
भ्रमयन्नुपैति मुहुर भ्रमयम्‌ 
पवनश्च धूतनवनीपवनः । 
मणिमाला - 
लक्षण - त्यौ त्यौ मणिमाला छिन्ना JEG: I 
ज्या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात अनुक्रमे त, य, त, य असे गण 
येतात, त्याला मणिमाला” वृत्त असे म्हणतात. या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात 
बारा अक्षरे असतात. हे समवृत्त व अक्षरगणवृत्त आहे. यति प्रत्येक चरणात 
सहाव्या अक्षरावर व त्यानंतर सहाव्या अक्षरावर म्हणजेच पादान्ती असतो. 
(६, ६) 
उदाहरण - 
त य त य 
प्रहवाम रमौलौ रत्नोप लक्लृप्ते 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 
SSL ISS SSI ISS 


seem Nes 


जातप्र तिबिम्बा शोणाम णिमाला | 


SSI ISS SSI ISS 

गोविन्द पदाब्जे राजीन खराणा- 

5 5। ISS SSI I $$ 

मास्तांम मचित्ते ध्वान्तंश मयन्ती । 

5 5। ISS $$ । । 55 

प्रहवामरमौलौ रत्नोपलक्लूप्ते 
जातप्रतिबिम्बा शोणा मणिमाला । 

गोविन्दपदाब्जे राजी नखराणा- 


मास्तां मम चित्ते ध्वान्तं शमयन्ती । 


मालती /यमुना - 
लक्षण - भवति नजावथ मालती जरौ I 

ज्या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात अनुक्रमे न, ज, ज, र असे गण 
येतात, त्याला “मालती /यमुना” वृत्त असे म्हणतात. या वृत्ताच्या प्रत्येक 
चरणात बारा अक्षरे असतात. हे समवृत्त व अक्षरगणवृत्त आहे. यति प्रत्येक 


चरणात पाचव्या अक्षरावर व त्यानंतर सातव्या अक्षरावर म्हणजेच पादान्ती 
असतो. (५, ७) 


उदाहरण - 
न ज ज र 
इहक लयाच्यु तकेलि कानने 


।।। LS । । 5। sis 
मधुर ससौर भसार लोलुपः । 
।।। IST ISU SIS 


कुसुम कृतस्मि तचारु विभ्रमा- 


-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


।।। । $ । 151 Sts 


००,३६... 


मलिर पिचुम्ब तिमाल तीमुहुः | 
I ॥$॥॥ 5। 515 


इह कलयाच्युत केलिकानने 
मधुरसौर भसारलोलुपः । 
कुसुमकृतस्मितचारु विभ्रमा - 
मलिरपि चुम्बति मालतीं मुहुः। 


वैश्वदेवी - 
लक्षण - बाणाश्वैश्छिन्ना वैश्वदेवी ममौ यौ I 

ज्या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात अनुक्रमे म, म, य, य असे गण 
येतात, त्याला “वैश्वदेवी” वृत्त असे म्हणतात. या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात 
बारा अक्षरे असतात. हे समवृत्त व अक्षरगणवृत्त आहे. यति प्रत्येक चरणात 
पाचव्या अक्षरावर व त्यानंतर सातव्या अक्षरावर म्हणजेच पादान्ती असतो. 
(५, ७) 
उदाहरण - 

म म य य॒ 

अर्चाम न्येषांत्वं विहाया मराणा- 

SSS SSS ISS ISS 

Had नैकंवि ष्णुमभ्य च्यभक्त्या | 

SSS SSS I SS ISS 

तत्राशे षात्मन्य चितेभा विनीते 

555 SSS ISS ISS 

भ्रातःसं TART धनावै श्वदेवी 11 

$6-6 Kavihdehru Kefids SahskSt University Ramtek Collection 


ser 8... 


अर्चामन्येषां त्वं विहायामराणा - 
मद्वैतेनैकं विष्णुमभ्यर्च्य भक्त्या I 
तत्राशेषात्मन्यर्चिते भाविनी ते 
भ्रातः संपन्नाराधना वैश्वदेवी ।। 


स्रग्विणी - 
लक्षण - कीर्तितैषाचतूरेफिका स्रग्विणी । 

ज्या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात अनुक्रमे र, र, र, र असे गण 
येतात, त्याला म्रग्विणी' वृत्त असे म्हणतात. या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात 
बारा अक्षरे असतात. हे समवृत्त व अक्षरगणवृत्त आहे. यति प्रत्येक चरणात 
सहाव्या अक्षरावर व त्यानंतर सहाव्या अक्षरावर म्हणजेच पादान्ती असतो. 
(६, ६) 
उदाहरण - 

र र र र 

इन्द्रनी लोपले नेवया निर्मिता 

SIS SIS SIS SIS 

शातकु म्भद्रवा लङ्कृता शोभते I 

SIS SIS SIS SIS 

नव्यमे घच्छविः पीतवा साहरे 

SIS SIS SIS SIS 

मूर्तिरा स्तांजया योरसि स्रग्विणी ।। 

SIS SIS SIS SIS 


इन्द्रनीलोपलेनेव या निर्मिता 
शातकुम्भद्रवालङ्कृता शोभते I 
नव्यमेघच्छविः पीतवासा 


CC-0 ee area जयायीरसि Sansktit । सरग्विणी Ramtek Collection 


sear Cases 


तोटक - 

लक्षण - बद तोटकमब्धि सकारयुतम्‌। 

ज्या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात चार सगण असतात, त्याला “तोटक” 
वृत्त असे म्हणतात. या वृत्ताच्या प्रत्येक पादात १२ अक्षरे असतात. हे 
समवृत्त व अक्षरगणवृत्त आहे. यात यति चवथ्या अक्षरावर, त्यानंतरच्या 
चवथ्या म्हणजे बाराव्या अक्षरावर अथवा पादान्ती असतो. (४, ४, ४) 
उदाहरण - (१) 

a a a a 

अधरं मधुरं वदनं मधुरं 

IIS 115 115 115 

नयनं मधुरं हसितं मधुरम्‌। 

IIs 115 115 115 

हृदयं मधुरं गमनं मधुरं 

u 5 Lis LES 115 

मधुरा धिपते रखिलं मधुरम्‌।। 

TE Lis LES । । 5 


अधरं मधुरं वदनं मधुरं 
नयनं मधुरं हसितं मधुरम्‌। 
हृदयं मधुरं गमनं मधुरं 
मधुराधिपतेरखिलं ATTA! I 


(2) 
सतथेतिविने तुरुदारमतेः 
प्रतिगृह्वावचो विससर्ज मुनिम्‌। 
तदलब्धपदं हृदिशो कथने 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


प्रतियातमिवाऽन्तिकमस्यगुरोः। । 


०००२९,,, 


भुजङ्गप्रयात - 

लक्षण - भुजङ्गप्रयातं चतुर्भियकारैः। 

ज्या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात चार ‘A’ गण येतात, त्याला 
'भुजङ्गप्रयात' वृत्त असे म्हणतात. या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात १२ अक्षरे 
असतात. हे समवृत्त व अक्षरगणवृत्त आहे. यति सहाव्या अक्षरावर व 
त्यानंतरच्या सहाव्या अक्षरावर म्हणजेच पादान्ती असतो. (६, ६) 


उदाहरण - (१) 
य a a a 
नमस्ते सदाव त्सलेमा तृभूमे 
। 55 । 55 । $$ ISS 
त्वयहि न्दुभूमे सुखंव र्धितोहम्‌। 
। 55 । 55 । $ $ । 55 
महाम ङ्गलेपु ण्यभूमे त्वदर्थे 
ISS । 55 । 5 $ । 55 
पतत्वै षकायो नमस्ते नमस्ते।। 
। 55 । 55 । 5 $ । 55 
नमस्ते सदावत्सले मातृभूमे 
त्वयहिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽ हम्‌। 
महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे 
पतत्वैषकायो नमस्ते IA I 
(२) 
सदारात्मज - ज्ञनिभृत्यो विहाय 
स्वमेतं हृदं जीवनं लिप्स्यमानः। 
मया क्लेशितः कालियेत्थं कुरु त्वं 


CC-0. Kavikul Paet Kalidas Sanskrit, जते सांगररय Ramtek Collection 
ait प्रयात gå | 


teeb Osee 


द्रुतविलम्बित - 

लक्षण - द्रुतविलम्बिमाह न- भौ भ-रौ। 

ज्या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात क्रमाने एक न-गण, दोन भ-गण 
अणि एक र-गण असतात, त्याला 'द्रुतविलम्बित' वृत्त असे म्हणतात. या 
वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात १२ अक्षरे असतात. हे समवृत्त व अक्षरगणवृत्त 
आहे. यति चवथ्या अक्षरावर त्यानंतरच्या चवथ्या म्हणजेच आठव्या व 
त्यानंतरच्या चवथ्या म्हणजे बाराव्या अक्षरावर म्हणजेच पादान्ती असतो. 
(४, ४, ४) 


उदाहरण - (१) 
न भ भ र 
विपदि धेर्यम थाभ्युद येक्षमा 
। । । sil St 5% 
सदसि वाक्पटु तायुधि विक्रमः। 
। । । sil St 515 
यशसि चभिरु चिर्व्यस नंश्रुतौ 
। । । sil Sut 515 
प्रकृति सिद्धमि दंहिम हात्मनाम्‌। I 
। । । sil St 515 
विपदि धैर्यमथाभ्युदये क्षमा 
सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः। 
यशसि चभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ 
प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनाम्‌। I 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


००१४१... 


(२) 
अकरुणत्वमकारणविग्रहः 
परधनापह्ति परयोषितः। 


स्वजनबन्धुजनेष्वसहिष्णुता 
प्रकृतिसिद्धमिदं हि दुरात्मनाम्‌। I 
वंशस्थ - 
लक्षण - ज-तौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ। 
ज्या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात क्रमाने एक ज गण, एक त गण, 
एक ज गण अणि एक र गण येतात, त्याला “वंशस्थ” वृत्त असे म्हणतात. 
या वृत्ताच्या प्रत्येक पादात १२ अक्षरे असतात. हे समवृत्त व अक्षरगणवृत्त 
आहे. यात यति पाचव्या अक्षरावर व त्यानंतरच्या सातव्या अक्षरावर 
म्हणजेच पादान्ती असतो. (५, ७) 


उदाहरण - (१) 

ज a ज र 

भवन्ति नग्रास्त रवःफ लोद्गमैः 

। 5 । S Sı । 5। 5 15 

नवाम्बु fusk विलम्बि नोघनाः। 

। 5 । S S| । 5। S Is 

अन॒द्ध ताः सत्पु रुषाःस मृद्धिभिः 

। 5 । S Sı । 5। S 15 

स्वभाव एवैष परोप कारिणाम्‌।। 
। 5 । SS । 5। 5 15 


भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमैः 
नवाम्बुभिर्भूरि विलम्बिनो घनाः। 
अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


स्वभाव एवैष परोपकारिणाम्‌। I 


०००४२५५, 


(2) 
जनाय शुद्धान्तचराय शंसते 
कुमारजन्मा5मृत- सम्मिताक्षरम्‌। 
अदेयमासीत्‌ त्रयमेव भूपतेः 
शशिप्रभं छत्रमुभे च चामरे।। 


क्षमा (चन्द्रिका / उत्पलिनी) - 
लक्षण - तुरगरसयतिनौ ततौ गः क्षमा । 


ज्या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात अनुक्रमे न, न, त, त, ग असे गण 
येतात, त्याला “क्षमा (चन्द्रिका /उत्पलिनी)' वृत्त असे म्हणतात. या 
वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात तेरा अक्षरे असतात. हे समवृत्त व अक्षरगणवृत्त 
आहे. यति प्रत्येक चरणात सातव्या अक्षरावर व त्यानंतर सहाव्या अक्षरावर 
म्हणजेच पादान्ती असतो. (७, ६) 


उदाहरण - 
न न त त ग 
seg रधिग मैकिंचि देवाग मैः 
।।। dit 551 SSL 5 
सतत मसुत रंवर्ण यन्त्यन्त रम्‌ । 
।।। dit 551 SSL 5 
अमुम तिविप ag दिग्व्यापि नम्‌ 
lll ।।। 551 551 5 
पुरुष मिवप रंपद्म योनिःप रम्‌ ।। 
।।। dit 551 SST 5 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


००१४३... 


इह दुरधिगमै किचिदेवागमैः 

सततमसुतरं वर्णयन्त्यन्तरम्‌ । 
अमुमतिविपनं वेद दिग्व्यापिनम्‌ 
पुरुषमिव परं पद्मयोनिः परम्‌ ।। 


मत्तमयूरी - 
लक्षण - वेदैरन्धैम्तौ यसगा मत्तमयूरम्‌ I 

ज्या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात अनुक्रमे म, त, य, स, ग असे गण 
येतात, त्याला Faq वृत्त असे म्हणतात. या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात 
तेरा अक्षरे असतात. हे समवृत्त व अक्षरगणवृत्त आहे. यति प्रत्येक चरणात 
चवथ्या अक्षरावर व त्यानंतर नवव्या अक्षरावर म्हणजेच पादान्ती असतो. 
(४, ९) 
उदाहरण - 

म त य स ग 

geag श्यान्याच रणीया निविधा य 

Sos Sess sss 

्रेक्षाका रीयाति पदंमु क्तमपा Å: | 

SSS 5511551155 

सम्यग्दू ष्टिस्तस्य परंप श्यतिय स्त्वाम्‌ 

S255. S SU 155 । 15 S 

यश्चोपा स्तेसाधु विधेयं सविध 1 

SSS $ $। 155 IIS 5 


दृष्ट्वा दृश्यान्याचरणीयानि विधाय 
प्रेक्षाकारी याति पदं मुक्तमपायैः | 
सम्यग्दृष्टिस्तस्य परं पश्यति यस्त्वाम्‌ 


CC-0. xn ER ते, साधु fae Ger doliection 


००१४४... 


रुचिरा (प्रभावती) - 
लक्षण - जभौ सजौ गिति रुचिरा age: | 
ज, भ, स, ज, ग 

ज्या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात अनुक्रमे ज, भ, स, ज, ग असे गण 
येतात, त्याला "रुचिरा (प्रभावती) वृत्त असे म्हणतात. या वृत्ताच्या प्रत्येक 
चरणात तेरा अक्षरे असतात. हे समवृत्त व अक्षरगणवृत्त आहे. यति प्रत्येक 


चरणात चवथ्या अक्षरावर व त्यानंतर नवव्या अक्षरावर म्हणजेच पादान्ती 
असतो. (४, ९) 


उदाहरण - 
ज भ स ज ग 

कदामु खंवर तनुका रणादू ते 

IS} SULIS 1515 

तवाग तंक्षण मपिको पपात्र ताम्‌ । 

।5। SIL ॥॥$ 1515 

अपर्व णिग्रह कलुषे न्दुमण्ड ला 

ISI Sil VIS 151 5 

विभाव रीकथ यकथं भविष्य ति 11 

ISI SIL LIS 151 5 
कदा मुखं वरतनु कारणादृते 

तवागतं क्षणमपि कोपपात्रताम्‌ । 

अपर्वणि ग्रहकलुषेन्दुमण्डला 


विभावरी कथय कथं भविष्यति ।। 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


००१४५५५, 


प्रहर्षिणी - 
लक्षण - त्र्याशभिर्मनजरगाः प्रहर्षिणीयम्‌। 


ज्या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात तेरा अक्षरे असतात व प्रत्येक चरणात 
क्रमाने एक म गण, एक न गण, एक ज गण, एक र गण, एक गुरु अक्षर 
असते, त्या वृत्ताला प्रहर्षिणी” वृत्त असे म्हणतात. हे समवृत्त व अक्षरगण 
वृत्त आहे. यात त्र्याशा (त्रि + आशा) हे यतिदर्शक पद आहे. त्रि-३ आशा 
= दिशा = १० वृत्त आहे. यात तिसऱया अक्षरावर व त्यानंतरच्या दहाव्या 
अक्षरावर म्हणजेच पादान्ती असतो. (३, १०) 


उदाहरण - 
(१) 

म न ज र ग 
निर्दिष्टां कुलप तिनास पर्णशा ला 
555 । । । Ist sts 5 
मध्यास्य प्रयत परिग्र हद्विती यः। 
SSS । । । Ist sts S 
तच्छिष्या ध्ययन निवेदि तावसा नां 
SSS । । । EA SIS S 
संविष्टः कुशश यनेनि शांनिना T 
555 । । । । SI $15 $ 

निर्दिष्टां कुलपतिना स पर्णशाला 

मध्यास्य प्रयतपरिग्रहद्वितीयः। 

तच्छिष्याऽ ध्ययन निवेदितावसानां 


संविष्टः कुशशयने निशां निनाय।। 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


००१४६... 


(2) 


ते रेखाध्वजकुलिशातपत्रचिहूनं 
सम्राजश्चरणयुगं प्रसादलभ्यम्‌। 
प्रस्थानप्रणतिभिरङ्गलीषु चक्रुः 
मौलिस्रकच्युतमकरन्दरेणुगौरम्‌।। 
पथ्या (मंजरी) - 
लक्षण - सजसा यलौ च सह गेन पथ्या मता। 
ज्या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात अनुक्रमे स, ज, स, य, ल, ग असे 
गण येतात, त्याला “पथ्या (मंजरी)' वृत्त असे म्हणतात. या वृत्ताच्या प्रत्येक 
चरणात चौदा अक्षरे असतात. हे समवृत्त व अक्षरगणवृत्त आहे. यति प्रत्येक 


चरणात पाचव्या अक्षरावर न त्यानंतर नवव्या अक्षरावर म्हणजेच पादान्ती 
असतो. (५, ९) 


उदाहरण - 
a ज a य लग 
स्थगय न्त्यमूःश मितचा तकार्त स्व रा 


IIS । 5 । IIS ISS 15 
जलदा स्तडित्तु लितका न्तकार्त स्व राः । 
IIS. 1S 7 ॥$ Iss 15 
जगती रिहस्फु रितचा रुचामी क राः 

LIS 151 IS ISS । 5 
सवितुः क्वचित्‌क पिशय न्तिचामी क राः।। 
US ॥$॥ nS ISS IS 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


००१४७... 


स्थगयन्त्यमूः शमितचातकार्तस्वरा 
जलदास्तडित्तुलितकान्तकार्तस्वराः । 
जगतीरिह स्फुरितचारु चामीकराः 
सवितुः क्वचित्‌ कपिशयन्ति चामीकराः।। 


प्रमदा (कुररीरुता) - 
लक्षण - नजभजला गुरुश्च भवति प्रमदा। 

ज्या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात अनुक्रमे न, ज, भ, ज, ल, ग असे 
गण येतात, त्याला “प्रमदा (GARA) वृत्त असे म्हणतात. या वृत्ताच्या 
प्रत्येक चरणात चौदा अक्षरे असतात. हे समवृत्त व अक्षरगणवृत्त आहे. यति 
प्रत्येक चरणात सहाव्या अक्षरावर व त्यानंतर आठव्या अक्षरावर म्हणजेच 
पादान्ती असतो. (६,८) 


उदाहरण - 

अनति चिरोज्झ तस्यज लदेन चि र- 
lt LS । Sth itis 
स्थिबहु बुद्बुद स्यसप यसोऽनु कृ तिम्‌ । 
।।। 151 SUL LS 11 S 
बिरल विकीर्ण agg कलास क ला- 
pil VEST Sil ISLAS 
मिहवि दधाति धौतक लधौत म ही ।। 
।।। । 51 Stl Ist VS 


अनतिचिरोज्झितस्य जलदेन चिर- 
स्थिबहुबुद्बुदस्यस पयसोऽनुकृतिम्‌ | 
बिरलविकीर्णवज्रशकला सकला- 


CC-0. NE विदधाति I धौतकलधौतमहाँ it University Ramtek Collection 
ह्‌ । । 


eee Sloe. 


वसन्ततिलका - 
लक्षण - उक्ता वसन्ततिलका त-भ-जा जगौ गः। 


ज्या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात १४ अक्षरे असतात व क्रमाने एक त 
गण, एक भ गण, दोन ज गण, दोन गुरु अक्षरे असतात, त्या वृत्ताला 
'वसन्ततिलका” वृत्त असे म्हणतात. हे समवृत्त व अक्षरगणवृत्त आहे. यात 
यति आठव्या अक्षरावर व त्यानंतरच्या सहाव्या अक्षरावर म्हणजेच पादान्ती 
असतो. (८, ६) 


उदाहरण - (१) 

त भ ज ज TT 
श्रीराम रामर घुनन्द नराम राम 
55। SUI । 5। ISI $$ 
श्रीराम रामभ रताग्र जराम राम। 
SS Si | । 5। ISI 55 
श्रीराम रामर णकर्क शराम राम 
S Sı Si | । 5। । 5। $$ 
श्रीराम रामश रणंभ वराम राम।। 
55। Si । । 5। । 5। SS 

श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम 

श्रीराम राम भरताग्रज राम राम। 

श्रीराम राम रणकर्कश राम राम 


श्रीराम राम शरणं भव राम राम।। 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


००१४९... 


(2) 
त भ ज ज गग 


श्रीराम चन्द्रच रणौम नसास्म रामि 
5 5 । St । 5। Ist ss 
श्रीराम चन्द्रच रणौव aar णामि। 
5 5 । Sul । 5। Ist ss 
श्रीराम चन्द्रच रणौशि रसान मामि 
5 5 । Sti । St । St 55 
श्रीराम चन्द्रच रणौश रणंप्र ver 
5 5 । St । 5। । St $$ 
श्रीरामचन्द्रचरणौ मनसा स्मरामि 
श्रीरामचन्द्रचरणौ वचसा गृणामि। 
श्रीरामचन्द्रचरणौ शिरसा नमामि 
श्रीरामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये। । 


वासन्ती - 
लक्षण - मात्तो नो मो गौर यदि गदिता वासन्तीयम्‌ 
ज्या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात अनुक्रमे म, त, न, म, ग, ग असे गण 
येतात, त्याला 'वासन्ती' वृत्त असे म्हणतात. या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात 
चौदा अक्षरे असतात. हे समवृत्त व अक्षरगणवृत्त आहे. यति प्रत्येक चरणात 
चवथ्या, त्यानंतर सहाव्या अक्षरावर व त्यानंतर चवथ्या अक्षरावर म्हणजेच 
पादान्ती असतो. (४,६,४) 
उदाहरण - 
म त न म गग 
्राम्यद्भृ ङ्गीनिर्भ रमधु रालापो ai तैः 
९८४ Kavikglgugsu KalidasjSprskagt SP Riversiy Ragtek Collection 


eee AO eee 


श्रीखण्डा gay तपव नैर्मन्दा न्दो ला I 
SSS 55।।।। SSS 5 5 
लीलालो लापल्ल वर्विल सद्धस्तो ल्ला सैः 
SSS SSI Ml SSS S 5 
art तौनृत्य तिसदू शीवास न्ती यम्‌ ।। 
SSS SSI Ill SSS 5 5 


भ्राम्यद्भूङ्गी निर्भरमधुरालापोद्गीतैः 
श्रीखण्डाद्रेरद्‌ भुतपवनैर्मन्दान्दोला I 
लीलालोला पल्लवर्विलसद्धस्तोल्लासैः 
कंसारातौ नृत्यति सदृशी वासन्तीयम्‌ ।। 


मालिनी - 

लक्षण - नन-म-यय- युतेयं मालिनी भोगिलोकैः। 

ज्या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात पंधरा अक्षरे असतात व प्रत्येक 
चरणात क्रमाने दोन न-गण, एक म गण अणि दोन य गण असतात, त्या 
वृत्ताला मलिनी” वृत्त असे म्हणतात. हे समवृत्त व अक्षरगणवृत्त आहे. यात 
“भोगिलोकैः? हे यतिदर्शक पद आहे. यति आठव्या अक्षरावर त्यानंतरच्या 
सातव्या अक्षरावर म्हणजेच पादांती असतो. (८, ७) 


उदाहरण - (१) 
न न म य a 
असित गिरिस मंस्यात्क ज्जलंसि न्थुपात्रे 
। । । । । । SSS ISS ISS 
सुरत रुवर शाखाले खनीप त्रमुर्वी। 


CCI0. Kavikulgurl: Kblidas Sanskrit $Jniv&rsity Bamtek Cbli&ti$n । 55 


per Q eee 


लिखति यदिगृ हीत्वाशा रदास ्वकालं 


। । । । । । 555 ISS । 55 
तदपि तवगु णानामी शपारं नयाति।। 
। । । । । । 555 ISS ISS 


असित-गिरिसमं स्यात्‌ कज्जलं सिन्धुपात्रे 
सुरतरुवरशाखा लेखनीपत्रामुर्वी। 

लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं 
तदपि तव गुणानामीश! पारं न याति।। 


(२) 


अतुलित-बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं 

दनुजवन- कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम्‌। 

सकलगुण- निधानं वानराणामधीशं 

रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। I 
तूणक - 
लक्षण - तूणकं समानिका पदद्वयं विनान्तिमम्‌ | 

ज्या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात अनुक्रमे र, ज, र, ज, र असे गण 

येतात, त्याला 'तूणक” वृत्त असे म्हणतात. या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात 
पंधरा अक्षरे असतात. हे समवृत्त व अक्षरगणवृत्त आहे. यति प्रत्येक चरणात 
चवथ्या, त्यानंतर चवथ्या, त्यानंतर चवथ्या व त्यानंतर तिसऱ्या अक्षरावर 
किंवा सातव्या व त्यानंतर आठव्या अक्षरावर म्हणजेच पादान्ती असतो. 
(४,४,४,३ किंवा ७, ८) 


उदाहरण CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


RE OP 


र ज र ज र 
सासुव णकेत कंविका शिभूङ्ग पूरितम्‌ 
SIS 151 SIS । 5 । SIS 
पञ्चना णबाण जालपू र्णहेति तूणकम्‌ । 
SIS IS! SIS ISI SIS 

राधिका वितर्क्य माधवा द्यमासि माधवे 
SIS IS! SIS ISI SIS 
मोहमे तिनिर्भ रंत्वया विनाक लानिधे ।। 
SIS ISI SIS IS I SIS 


सा सुवर्णकेतकं विकाशि भूङ्गपूरितम्‌ 
पञ्चनाणबाणजालपूर्णहेतितूणकम्‌ । 
राधिका वितर्क्य माधवाद्य मासि माधवे 
मोहमेति निर्भरं त्वया विना कलानिधे ।। 


शशिकला - 
लक्षण - गुरुनिधनमनुलघुरिह शशिकला | 

ज्या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात अनुक्रमे न, न, न, न, स असे गण 
येतात, त्याला शशिकला” वृत्त असे म्हणतात. या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात 
पंधरा अक्षरे असतात. हे समवृत्त व अक्षरगणवृत्त आहे. यति प्रत्येक चरणात 
आठव्या व त्यानंतर सातव्या अक्षरावर म्हणजेच पादान्ती असतो. (८, ७) 
उदाहरण - 

न न न न स 

मलय जतिल कसमु दितश शिकला 

WI IN ॥॥॥ IN NS 

व्रजयु वतिल सदलि कगग नगता । 


।।। ।।। ।।। ।॥।। UIS 
CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


eee 4S cee 


चित्र - 


सरसि जनय age यसलि लनिधिं 
II WI III III IIS 
व्यतनु तवित AY सपरि AE I 
II ।।। ॥॥। ॥॥॥ NS 


मलयजतिलक समुदितशशिकला 
व्रजयुवतिलसदलिक गगनगता I 
सरसिजनयनहदयसलिलनिधिं 
व्यतनुत विततरभसपरितरलम्‌।। 


लक्षण - चित्रसंज्ञमीरितं रजौ रजौ रगौ च वृत्तम्‌ | 


चवथ्या, 


ज्या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात अनुक्रमे र, ज, र, ज, र, ग असे 
गण येतात, त्याला ‘fay वृत्त असे म्हणतात. या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात 
सोळा अक्षरे असतात. हे समवृत्त व अक्षरगणवृत्त आहे. यति प्रत्येक चरणात 
त्यानंतर चवथ्या, त्यानंतर चवथ्या व त्यानंतर चवथ्या अक्षरावर 
किंवा आठव्या व त्यानंतर आठव्या अक्षरावर म्हणजेच पादान्ती असतो. 


(४,४,४, ४ किंवा ८, ८) 


उदाहरण - 


र ज र ज रग 

fagar रुणाध रौष्ठशो भिवेणु ar ष्ट 

SIS ISI SIS ISI SIS S 

वल्लबी जनाङ्ग STAT तमुग्ध कण्टका ET! 
SIS 151 SIS ISI SIS 5 
त्वांसदै ववासु देवपु ण्यलभ्य पाददे व 

SIS IS! SIS । $ । 515 S 

aay ष्पचित्र केशसं स्मरति गोपवे श ।। 

8435. KabiSulguru §aiSas båndkrit UbiNSsit$ Ramtek Collection 


arr A See, 


विद्दुमारुणाधरोष्ठशोभिवेणुवाद्यहृष्ट 
वल्लबीजनाङ्‌गसंगजातमुग्धकण्टकाङ्‌ग। 
त्वां सदैव वासुदेव पुण्यलभ्यपाद देव 
वन्यपुष्पचित्रकेश संस्मरति गोपवेश 11 


पञ्चचामर - 


लक्षण - जरौ जरौ ततो जगौ च पञ्चचामरं वदेत्‌। 


(प्रमाणिका पदद्वयं वदन्ति पञ्चचामरम्‌।) 


ज्या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात सोळा अक्षरे असतात व प्रत्येक 
चरणात क्रमाने एक ज-गण, एक र गण, एक ज गण, एक र गण, एक 
ज गण व एक गुरु अक्षर असते, त्या वृत्ताला पञ्चचामर” वृत्त असे 
म्हणतात. (एका चरणात दोन वेळा प्रमाणिका” हे वृत्त (ज, र, ल, ग असे 
गण) आल्यास 'पञ्चचामर” वृत्त होते.) हे समवृत्त व अक्षरगणवृत्त आहे. यति 
चौथ्या अक्षरावर, त्यानंतरच्या चौथ्या, त्यानंतरच्या चौथ्या व त्यानंतरच्या 


चौथ्या अक्षरावर म्हणजेच पादांती असतो. (४, ४, ४, ४) 


उदाहरण - 
ज र ज र ज 
UG मूलम ण्डपेवि fart लनिर्मि 
। 51 SIS aust sis st 
लसद्वि तानभू षितेस लीलवि भ्रमाल 
। 51 Sis ust sis ।5। 
Get नाभव ल्लवीक रप्रप ज्चचाम 
। 51 Sis IS SiS ।5। 
स्फुरत्स मीरवी जितंस दाच्युतं भजामि 
। 51 Sis ust sis ।5। 
सुरद्दुमूलमण्डपे विचित्ररलनिर्मिति 
लसद्वितानभूषिते सलीलविभ्रमालसम्‌। 
००. ६॥<खुराझाता भवल्छत्रीकर.प्रप्रत्तचामररं,,,......, 
स्फुरत्समीरवीजितं सदाच्युतं भजामि तम्‌। I 


१०१९५९५००० 


वाणिनी - 
लक्षण- परि. नजभजरैर्यदा भवति वाणिनी गयुक्तैः । 

ज्या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात अनुक्रमे न, ज, भ, ज, र, ग असे 
गण येतात, त्याला “वाणिनी” वृत्त असे म्हणतात. या वृत्ताच्या प्रत्येक 
चरणात सोळा अक्षरे असतात. हे समवृत्त व अक्षरगणवृत्त आहे. यति प्रत्येक 
चरणात चवथ्या, त्यानंतर चवथ्या, त्यानंतर चवथ्या व त्यानंतर चवथ्या 
अक्षरावर किंवा आठव्या व त्यानंतर आठव्या अक्षरावर म्हणजेच पादान्ती 
असतो. (४,४,४,४ किंवा ८, ८) 
उदाहरण - 

न ज भ ज र ग 

स्फुरतु ममान नेऽद्यन नुवाणि नीतिर म्यम्‌ 


।।। 151 SUL ISI SIS 5 
तवच रणप्र सादप रिपाक तः कवि त्वम्‌ | 

।।। 151 Sil ।$। SIS 5 
भवज लराशि पारक रणक्ष मंमुकु न्दम्‌ 

।।। 151 SUL 151 SIS 5 
सतत महंस्त वैःस्वर चितैःस्त वानिनि त्यम्‌ 11 
।।। 151 Stl 151 sis S 


स्फुरतु ममाननेऽद्य ननु वाणि नीतिरम्यम्‌ 

तव चरणप्रसादपरिपाकतः कवित्वम्‌ | 
भवजलराशिपारकरणक्षमं मुकुन्दम्‌ 

सततमहं स्तवैः स्वरचितैः स्तवानि नित्यम्‌ 11 


अतिशायिनी - 
लक्षण - ससजा WITT गु दिक्स्वरैर्भवति चित्रलेखा। 


OK onl L प्रत्येक, चरणात it CFR, Hood प्री a ग, a 
असे गण येतात, त्याला 'अतिशायिनी वृत्त म्हणतात. या वृत्ताच्या 


per A Gene 


प्रत्येक चरणात सतरा अक्षरे असतात. हे समवृत्त व अक्षरगणवृत्त आहे. यति 
प्रत्येक चरणात दहाव्या व त्यानंतर सातव्या अक्षरावर म्हणजेच पादान्ती 
असतो. (१०, ७) 
उदाहरण - 

स स ज भ ज गग 

इतिधौ तपुर foret रानूसर सिमज्ज ने न 

LIS VIS 151 Stl 151 SS 

श्रियमा प्तवतोऽ तिशायि नीमप मलांग भा सः। 

IS 115 151 Sit ist ss 

अवलो क्यतदै वयाद वनाप रवारि रा शेः 

LIS 115 151 Stl ISI 5 5 

शिशिरे तररो चिषाप्य पांतति घुमंक्तु मी षे ।। 

LIS VIS 151 StL 151 SS 


इति धौतपुरश्चिमत्सरान्‌ सरसि मज्जनेन 
श्रियमाप्तवतोऽतिशायिनीमपमलांग भासः। 
अवलोक्य तदैव यादवनापरवारिराशेः 
शिशिरेतररोचिषाप्यपां ततिषु मंक्तुमीषे । । 


नर्दटक (कोकिलक) - 
लक्षण - यदि भवतो नजौ भजजला गुरु नर्दटकम्‌ । 

ज्या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात अनुक्रमे न, ज, भ, ज, ज, ल, ग 
असे गण येतात, त्याला “Aden (aan) वृत्त असे म्हणतात. या 
वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात सतरा अक्षरे असतात. हे समवृत्त व अक्षरगणवृत्त 
आहे. यति प्रत्येक चरणात आठव्या व त्यानंतर नवव्या अक्षरावर म्हणजेच 
पादान्ती असतो. (८, ९) 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


oe AW, 


उदाहरण - 
तरुण तमाल नीलब हुलोन्न मदम्बु ध राः 
।।। 151 StL 151 Istt 5 
शिशिर समीर णावधू तनूत नवारि क णाः। 
।।। ।5। StL 151 151 । 5 
कथम वलोक येयम धुनाह रिहेति म ती - 
।।। 151 StL 151 151 । 5 
Han लनील कंठक Hed खराःक कु भः।। 
।।। 151 StL 151 ist । 5 


तरुणतमालनीलबहुलोन्नमदम्बुधराः 

शिशिरसमीरणावधूतनूतनवारिकणाः | 

कथमवलोकयेयमधुना हरिहेतिमती - 
र्मदकलनीलकंठकलहेर्मुखराः HHA: | I 


वंशपत्रपतित - 
लक्षण - दिङमुनिवंशपत्रपतितं भरनभनलगैः । 

ज्या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात अनुक्रमे भ, र, न, भ, न, ल, ग 
असे गण येतात, त्याला 'वंशपत्रपतित' वृत्त असे म्हणतात. या वृत्ताच्या 
प्रत्येक चरणात सतरा अक्षरे असतात. हे समवृत्त व अक्षरगणवृत्त आहे. यति 
प्रत्येक चरणात दहाव्या व त्यानंतर सातव्या अक्षरावर म्हणजेच पादान्ती 
असतो. (१०, ७) 
उदाहरण - 

भ र न भ न लग 

दर्पण निर्मला सुपति तेघन तिमिर मु षि 

SIL SIS tlt SII tit 15 

AAN AL AT, Ke Eat ATR सुः हु०।७८५०॥ 

Sit SIS itl StL ।।। VS 

RAPA 


व्रीडम संमुखो$ पिरम णैरप eda स नाः 


SIL SUS Ut 5।। ।। । 5 
काञ्चन कन्दरा YAS णीरिह नयति र får I I 
5।।5।5॥।। Stl itis 
दर्पणनिर्मलासु पतिते घनतिमिरमुषि 

ज्योतिषि रौप्यभित्तिषु पुरः प्रतिफलित मुहुः । 
व्रीडमसंमुखो5पि रमणैरपह्ृतवसनाः 


काञ्चनकन्दरासु तरुणीरिह नयति रविः।। 


पृथ्वी - 

लक्षण - जसौ जसयलावसुग्रहयतिश्च पृथ्वी गुरुः। 

ज्या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात सतरा अक्षरे असतात व प्रत्येक 
चरणात क्रमाने एक ज-गण, एक स गण, एक ज गण, एक स गण, एक 
य गण, एक लघु व एक गुरु अक्षर असते, त्या वृत्ताला 'पृथ्वी' वृत्त असे 
म्हणतात. हे समवृत्त व अक्षरगणवृत्त आहे. वरील लक्षणात वसु व ग्रह हे 
यतिदर्शक शब्द आहेत. वसु म्हणजे अष्टवसु व ग्रह म्हणजे नवग्रह. म्हणून 


यति आठव्या अक्षरावर, त्यानंतरच्या नवव्या अक्षरावर म्हणजेच पादांती 
असतो. (८, ९) 


उदाहरण - 
(१) 
ज a ज a a ल ग 
प्रसहा मणिमु att करव क्त्रदष्ट्रा ङकुरात्‌ 
। 51 ।॥। 5 151 tts 155 is 
समुद्र मपिसं aa चलदू मिंमाला कुलम्‌। 
। 51 ous ।5। lis ISS US 


भुजङ्ग मपिको पितंशि vag wast रयेन्‌ 
bch! Kavikhiburu Katidal SMnkkrit Underbit>Rambek लाला S 


sre A eos 


नतुप्र तिनिवि eq जनचि sat धयेत्‌।। 
1st II $ । St IIS ws LS 


प्रसह्य मणिमुद्धरेन्मकरवक्त्रदष्ट्राङकुरात्‌ 
समुद्रमपि संतरेत्प्रचलदूर्मिमालाकुलम्‌। 
भुजङ्गमपि कोपितं शिरसि पुष्पवद्धारयेन्‌ 
न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजनचित्तमाराधयेत्‌। । 


ज स ज a a ल ग 
लभेत सिकता aie मपिय लतःपी डयन्‌ 
(का. EES Ss ASS NSG ES 
पिबेच्च ung ष्णिकासु सलिलं पिपासा fea 
। 51 nS 1३1 ।15 ISS TS 
कदाचि दपिप des शविषा vart दयेन्‌ 
Ist US ।5। tis 153 is 
नतुप्र तिनिवि eyd जनचि vat धयेत्‌।। 
Ist tis ।5। tis iss is 


लभेत सिकतासु तैलमपि यत्नतः पीडयन्‌ 
पिबेच्च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासर्दितः। 
कदाचिदपि पर्यटञ्छशविषाणमासादयेन्‌ 

न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजनचित्तमाराधयेत्‌। । 


मन्दाक्रान्ता - 
लक्षण - मन्दाक्रान्ताऽम्बुधि- रस-नगै-र्मो भ-नौ तौ गयुग्मम्‌। 
See अति” BRUT "सतर अक्षरे "अतीत व प्रत्येक 


०००60,,% 


चरणात क्रमाने एक म-गण, एक भ गण, एक न गण, दोन त गण, दोन 
गुरु अक्षरे असतात, त्या वृत्ताला “मन्दाक्रान्ता' वृत्त असे म्हणतात. हे 
समवृत्त व अक्षरगणवृत्त आहे. वरील लक्षणात अम्बुधि, रस व नग हे 
यतिदर्शक शब्द आहेत. अम्बुधि म्हणजे समुद्र (४), रस म्हणजे भोजनातील 
षड्रस (६) व नग म्हणजे सप्तपर्वत (७). याप्रमाणे यति चौथ्या अक्षरावर, 
त्यानंतरच्या सहाव्या व त्यानंतरच्या सातव्या अक्षरावर म्हणजेच पादांती 
असतो. (४, ६, ७) 


उदाहरण - (१) 
म भ न a त TT 
शान्ताका रंभुज गशय  नंपदूम नाभंसु रेशं 
SSS ऽ5।। ॥।। SSI SSI SS 
विश्वाधा रंगग wg शंमेघ वर्णशु भाङगम्‌। 
SSS Stl ॥।। SSI SSI 55 
लक्ष्मीका न्तंकम लनय नंयोगि भिर्ध्यान गम्यं 
SSS StL Ut SSI $5 SI 55 
वन्देवि wa भयह रंसर्व लोकैक नाथम्‌।। 
SSS StL Ut SSI S SI SS 


शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं 
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्ण शुभाङ्गम्‌। 
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं 


ar विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्‌। I 
(२) 
म a 7 a a गग 
मौनान्मू कःप्रव चनप sata लोजल्प कोवा 
SSS 5 । 


Lol ळत S SI SS 
CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


००१६१... 


धृष्टःपा ya तिचत 


SSS stv Ill 
क्षान्त्याभी रुयीदि नसह 
SSS 5।। ।॥। 
aar र्मःपर मगह 
SSS SIl ।॥। 


मौनान्मूकः प्रवचनपटुर्वातलो जल्पको वा 


थादूर तोऽप्यप्र 
SSI 5 SI 
तेप्राय शोनभि 
SSI 5 SI 
नोयोगि नामप्य 
SSI 5 SI 


गल्भः। 
SS 
जातः 
SS 
गम्यः।। 
SS 


धृष्टः पार्श्वे भवति च तथा दूरतोऽप्यप्रगल्भः। 
क्षान्त्या भीरुर्यदि न सहते प्रायशो नभिजातः 


सेवाधर्मः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः | । 


शिखरिणी - 


लक्षण - रसै रुद्रैश्छिन्ना य-म-न-स-भ-ला गः शिखरिणी। 


ज्या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात सतरा अक्षरे असतात व प्रत्येक 
चरणात क्रमाने एक य-गण, एक म गण, एक न गण, एक स गण, एक 
भ गण, एक लघु व एक गुरु अक्षर असते, त्या वृत्ताला 'शिखरिणी” वृत्त 
असे म्हणतात. हे समवृत्त व अक्षरगणवृत्त आहे. वरील लक्षणात रस व रुद्र 
हे यतिदर्शक शब्द आहेत. रस म्हणजे भोजनातील षड्रस (६) व रुद्र 
म्हणजे एकादशरुद्र (११) याप्रमाणे यति सहाव्या व त्यानंतरच्या अकराव्या 


अक्षरावर म्हणजेच पादांती असतो. (६, ११) 


उदाहरण - (१) 
य म न 


यदाकि fastset गजइ 


ISS SSS ।।। 


तदास dase त्यभव 


155 SSS । ।। 


। । 
DUE >१९१७ Fitte GUY nskrit “प्क रणदिवे ol 
यदाँके  चिंत्किचिद GUS Geer शा 


a a 
वमदा न्धःसम 
ILS 5 । । 
दवलि प्तंमम 
5 SII 


०००६२५१, 


lection 


लग 
भवं 

15 

मन: | 
15 

गतं 


ISS SSS ।।। WS SLI 15 
तदामू aiseig ant मेव्यप गतः।। 
ISS SSS ।।। Ws SIL 15 

यदा किचिज्ज्ञोऽहं गज इव मदान्धः समभवं 

तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं मम मनः। 

यदा किंचित्किंचिद्बुधजनसकाशादवगतं 

तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः।। 

(२) 

य॒ म न स भ ल ग 
मणिःशा णोल्लीढः समर विजयी हेतिनि हतो 
Iss FSS Vi PSS Tes 
मदक्षी णोनागः शरदि सरितः vanry लिनाः। 
ISS SSS th ws SIL LS 
कलाशेषश्चन्द्रः सुरत मृदिता बालव निता 
ISS Ss Tik ‘US. SANN ÅS 
तनिम्ना शोभन्ते गलित विभवा श्चर्थिषु av: 
SS SS Tp MIs Sr US 


मणिः शाणोल्लीढः समरविजयी हेतिनिहतो 
मदक्षीणो नागः शरदि सरितः श्यानपुलिनाः। 
कलाशेषश्चन्द्रः सुरतमृदिता बालवनिता 


तनिम्ना शोभन्ते गलितविभवाश्चर्थिषु av 11 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


LE DØR 


हरिणी - 

लक्षण - न-स-म-र-स-ला गः षड्वेदैहयैहीरिणी मता। 

ज्या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात सतरा अक्षरे असतात व प्रत्येक 
चरणात क्रमाने एक न-गण, एक स गण, एक म गण, एक र गण, एक 
स गण, एक लघु व एक गुरु अक्षर असते, त्या वृत्ताला हरिणी” वृत्त असे 
म्हणतात. हे समवृत्त व अक्षरगणवृत्त आहे. वरील लक्षणात षड्‌, वेद व हय 
हे यतिदर्शक शब्द आहेत. षड्‌ म्हणजे सहा (६), वेद म्हणजे TET अदि 
चारवेद (४) व हय म्हणजे अश्व (सूर्याच्या रथाला सात घोडे असतात) 
(७) याप्रमाणे यति सहाव्या व त्यानंतरच्या चौथ्या व त्यानंतरच्या सातव्या 
अक्षरावर म्हणजेच पादांती असतो. (६, ४, ७) 


उदाहरण - (१) 
न a म र स लग 
वहति भुवन श्रेणीशे षःफणा फलक स्थितां 
ir ‘ls sss. SES Wiss: does 
कमठ पतिना wà ष्ठंसदा सचधा र्यते। 
mar GS wees SIS १३ is 
तमपि कुरुते क्रोडाधी नंपयो धिरना दराद्‌ 
år AVS अ SE क avs 
अहह महतां निःसीमा नश्चरि त्रविभू तयः।। 
Mit, “ES wes SIS WSS 


वहति भुवनश्रेणीं शेषः फणाफलकस्थितां 
कमठपतिना मध्ये पृष्ठं सदा स च धार्यते। 
तमपि कुरूते क्रोडाधीनं पयोधिरनादराद्‌ 
अहह महतां निः सीमानश्चरित्रविभूतयः।। 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


००१६४... 


(2) 


म र a ल्ग 
लालाक्लि न्नंविग न्थिजुगु प्सितं 
SSS SIS IIS ÅS 
प्रीत्याखा at स्थिनिरा मिषम्‌। 
SSS SIS IIS GS 
श्वापाश्व स्थेविलो क्यनश send 
SSS SIS IIS oes 
क्षुद्रोज put ग्रहफ ल्गुताम्‌।। 
SSS SIS IIS S 


कृमिकुलचितं लालाक्लिन्नं विगन्धि जुगुप्सितं 
निरुपमरसप्रीत्या खादन्नरास्थि निरामिषम्‌। 
सुरपतिमपि श्वा पार्श्वस्थं विलोक्य न शङ्कते 
न हि गणयति क्षुद्रो जन्तुः परिग्रहफल्गुताम्‌। I 


न a 
कृमिकु लचितं 
11 । LIS 
निरुप मरस 
।। । LIS 
at तिमपि 
।। । । । 5 
नहिग णयति 
।। । । । 5 

चित्रलेखा - 


लक्षण- मन्दाक्रान्ता नपरलघुयुता कीर्तिता चित्रलेखा । 


ज्या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात अनुक्रमे म, भ, न, य, य, य॒ असे 
गण येतात, त्याला चित्रलेखा” वृत्त असे म्हणतात. या वृत्ताच्या प्रत्येक 
चरणात अठरा अक्षरे असतात. हे समवृत्त व अक्षरगणवृत्त आहे. यति 
प्रत्येक चरणात चवथ्या, त्यानंतर सातव्या व त्यानंतर सातव्या अक्षरावर 


म्हणजेच पादान्ती असतो. (४,७,७) 


उदाहरण - 
म 


A 


न य य य 


शङ्केऽमु ष्मिजूजग तिमृग दृशांसा ररूपं यदासी- 


SSS 


5 । । 


ङ र ब 


।।। ISS ISS ISS 


यसे nsksit धस सि सासि States |” 


००१६१५०५ 


नन्दन - 


SSS SIL ।।। ISS 155 ISS 
नैतादू कचेत्‌कथ मुदधि सुताम न्तरेणा च्युतस्य 


SSS SI I Ith ISS ISS ISS 
sida स्यानय नयुग मभूच्चि त्रलेखा द्‌भुतायाम्‌ | 
SSS 5।। Ill ISS ISS ISS 


शङके5मुष्मिज्‌ जगति मृगदृशां साररूपं यदासी- 
दाकृष्येदं ब्रजयुवति सभा वेधसा सा व्यधायि । 
नैतादृकचेत्‌ क थमुदधिसुतामन्तरेणाच्युतस्य 

प्रीतं तस्या नयनयुगमभूच्चित्रलेखाद्‌भुतायाम्‌ । 


लक्षण - मजभजरैस्तु रेफसहितैः शिवै्हयैर्नन्दनम्‌ । 


ज्या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात अनुक्रमे न, ज, भ, ज, र, र असे 


गण येतात, त्याला 'नन्दन” वृत्त असे म्हणतात. या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात 
अठरा अक्षरे असतात. Å समवृत्त व अक्षरगणवृत्त आहे. यति प्रत्येक 
चरणात अकराव्या व त्यानंतर सातव्या अक्षरावर म्हणजेच पादान्ती असतो. 
(११, ७) 


उदाहरण - 


न ज भ ज र र 
तरणि सुतात रङ्गप वनैःस लीलमा न्दोलितम्‌ 


।।। 151 SG 151 SIS SAIS 
मधुरि पुपाद पंकज रजःसु पूतपृ थ्वीतलम्‌ I 
।।। 151 StL 151 SIS 515 


मुरह रचित्र चेष्टित कलाक लापसं स्मारकम्‌ 


- Kål ulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 
LLI IS SU । ७ Lit ऐ $ | 


००१६६... 


क्षितित लनन्द नंब्रज सखेसु खायवृ न्दावनम्‌ ।। 
।।। 151 SUL ।5। 515 SIS 


तरणिसुतातरङ्गपवनैः सलीलमान्दोलितम्‌ 
मधुरिपुपादपंकजरजः सुपूतपृथ्वीतलम्‌ I 
मुरहरचित्रचेष्टितकलाकलापसंस्मारकम्‌ 
क्षितितलनन्दनं ब्रज सखे सुखाय वृन्दावनम्‌ ।। 


नाराच - 
लक्षण - इह ननरचतुष्कसृष्टं तु नाराचमाचक्षते I 

ज्या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात अनुक्रमे न, न, र, र, र, र असे गण 
येतात, त्याला “नाराच” वृत्त असे म्हणतात. या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात 
अठरा अक्षरे असतात. हे समवृत्त व अक्षरगणवृत्त आहे. यति प्रत्येक 
चरणात आठव्या, त्यानंतर पाचव्या व त्यानंतर पाचव्या अक्षरावर म्हणजेच 
पादान्ती असतो. (८,५,५) 


उदाहरण - 
न न र र र र 
रघुप तिरपि जातवे दोविशु झांप्रगृ ह्यप्रियाम्‌ 
।।। LIL SIS SIS SIS SIS 
प्रियसु हृदिबि भीषणे संगम य्यश्चियं वैरिणः । 
lll tll SIS SIS SIS SIS 
रविसु तसहि तेनते नानुया तःससौ मित्रिणा 
।।। tll SIS SIS SIS SIS 
भुजवि जितवि मानर त्नाधिरू ढःप्रत स्थेपुरीम्‌ ।। 


।।। Ill SIS SIS SIS SIS 
CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


००१६७... 


रघुपतिरपि जातवेदो विशुद्धां प्रगृह्य प्रियाम्‌ 
प्रियसुहृदि बिभीषणे संगमय्य श्रियं वैरिणः । 
रविसुतसहितेन तेनानुयातः ससौमित्रिणा 
भुजविजितविमानरत्नाधिरूढः प्रतस्थे पुरीम्‌ 11 


शार्दूलललित - 
लक्षण - मः सो जः सतसा दिनेशऋतुभिः शार्दूलललितम्‌। 

ज्या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात अनुक्रमे म, स, ज, स, त, स असे 
गण येतात, त्याला “शारदूलललित” वृत्त असे म्हणतात. या वृत्ताच्या प्रत्येक 
चरणात अठरा अक्षरे असतात. हे समवृत्त व अक्षरगणवृत्त आहे. यति 
प्रत्येक चरणात बाराव्या व त्यानंतर सहाव्या अक्षरावर म्हणजेच पादान्ती 
असतो. (१२, ६) 
उदाहरण - 

म स ज स त स 
कृत्वाकं समृगे पराक्र मविधिं शार्दूल ललितम्‌ 


SSS IIS ISI WIS SSI LIS 
यश्चक्रे क्षितिभा रकारि षुदरं चैद्यप्र भृतिषु । 
SSS IIS ISI LIS SSI LIS 
संतोषं परमं तुदेव निवहे त्रैलोक्य शरणम्‌ 

SSS ।15 1ST 115 SEN US 
श्रेयोनः सतनो त्वपार महिमा लक्ष्मीप्रि यतमः । । 
SSS IIS ISI LIS SSI UIS 


कृत्वाकंसमृगे पराक्रमविधिं शार्दूलललितम्‌ 
यश्चक्रे क्षितिभारकारिषु दरं चैद्यप्रभृतिषु । 


संतोष, प्रम तु देवनिवहे त्रैलोक्यशरणमू sak Collection 


श्रेयो नः स तनोत्वपारमहिमा लक्ष्मीप्रियतमः।। 


TR 


शार्दूलविक्रीडित - 

लक्षण - सूर्याश्वैर्म- स- जस्तताः स- गुरवः शार्दूलविक्रीडितम्‌ 

ज्या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात एकोणीस अक्षरे असतात व प्रत्येक 
चरणात क्रमाने एक म-गण, एक स गण, एक ज गण, एक स गण, दोन 
त गण व एक गुरु अक्षर असते, त्या वृत्ताला 'शार्दूलविक्रीडित' वृत्त असे 
म्हणतात. हे समवृत्त व अक्षरगणवृत्त आहे. वरील लक्षणात सूर्य, अश्व हे 
यतिदर्शक शब्द आहेत. सूर्य म्हणजे द्वादश अदित्य (१२), अश्व म्हणजे 
घोडे (सूर्याच्या रथाला सात घोडे असतात) (७) याप्रमाणे यति बाराव्या व 
त्यानंतरच्या सातव्या अक्षरावर म्हणजेच पादांती असतो. (१२, ७) 


उदाहरण - (१) 
म स I a त त ग 
याकुन्दे न्दुतुषा रहार धवला याशुभ्र वस्त्रा वृता 
SSS TIS ISI LIS SSI $$ IS 
यावीणा वरद vents तकरा याश्वेत पद्मा सना। 
SSS IIS ISI LIS SSI $$ IS 
याब्रह्‌ माच्युत शङ्कर प्रभृति भिर्देवैः सदाव fam 
SSS TIS ISI LIS SSI $$ IS 
सामांपा तुसर स्वतीभ गवती निःशेष जाड्याप हा।। 
SSS TIS ISI LIS SSI $$ IS 


या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता 

या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना। 
या ब्रहमाच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता 
सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा।। 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


००१६९... 


(2) 


म स I a त त ग 
रामोरा जमणिः सदावि जयते wat मेशंभ जे 
SSS IIS ISI LES SSL SSI S 
रामेणा भिहता निशाच रचमू रामाय तस्मैन मः। 
SSS IIS ISl IIS SSI SSI S 
रामान्ना स्तिपरा यणंप रतरं रामस्य दासोऽस्म्य हं 
SSS IIS ॥$। PES SSI SSI S 
रामेचि त्तळयः सदाभ वतुमे भोराम मामुद्ध I 
SSS IIS ISl IIS SSI SSI S 


रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे 
रामेणभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः । 
रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं 
रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर।। 
सुमधुरा - 
लक्षण- vit भ्भौ मो नो गुरुश्चेद्‌ हयत्ऋृतुरसैरुक्ता सुमधुरा I 
ज्या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात अनुक्रमे म, र, भ, न, म, न, ग 
असे गण येतात, त्याला “सुमधुरा” वृत्त असे म्हणतात. या वृत्ताच्या प्रत्येक 
चरणात एकोणविस अक्षरे असतात. हे समवृत्त व अक्षरगणवृत्त आहे. यति 
प्रत्येक चरणात सातव्या, त्यानंतर सहाव्या व त्यानंतर सहाव्या अक्षरावर 
म्हणजेच पादान्ती असतो. (७,६,६) 


उदाहरण - 
म र भ न म न ग 
वेदार्था नूप्राकृत स्त्वंवद सिनच तेजिहवा निपति ता 
SSS SIS ऽ।। Ill SSS Ill 5 
मध्यीह्लै" वीक्षसेऽ कमत वसह urter fefafer tor 


+O, 


SSS SIS Stl ।।। SSS Ul 5 
दीप्ताग्नौ पाणिम न्तःक्षिप सिसच तेदग्धी भवति नो 


SSS 515 $॥॥ ॥॥॥ SSS bil 5 
चारित्र्या च्चारुद त्तंचल यसिन तेदेहं हरति भूः ।। 
555 SIS Sil Ill 555 ॥॥। 5 


बेदार्थान्‌ प्राकृतस्त्वं वदसि न च ते feat निपतिता 
मध्याह्ने वीक्षसेऽर्क न तव सहसा दृष्टिर्विचलिता | 
दीप्ताग्नौ पाणिमन्तः क्षिपसि स च ते दग्धी भवति नो 
चारित्र्याच्चारुदत्तं चलयसि न ते देहं हरति भूः ।। 


सुरसा 
लक्षण - भ्रौ sit यो नो गुरुश्चेत्‌ स्वरमुनिकरणैराह सुरसाम्‌ । 

ज्या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात अनुक्रमे म, र, भ, न, य, न, ग 
असे गण येतात, त्याला “सुरसा” वृत्त असे म्हणतात. या वृत्ताच्या प्रत्येक 
चरणात एकोणविस अक्षरे असतात. हे समवृत्त व अक्षरगणवृत्त आहे. यति 
प्रत्येक चरणात सातव्या, त्यानंतर सातव्या व त्यानंतर पाचव्या अक्षरावर 
म्हणजेच पादान्ती असतो. (७,७,५) 
उदाहरण - 

म र भ न य न ग 
कामक्री डासतृ ष्णोमधु समय समार म्भरभ सात्‌ 


SSS SIS SIL Ill ISS ।।। 5 
कालिन्दी कूलकु जेविह रणकु तुकाकृ ष्टहद a: | 
555 SIS SIL Ill ISS ॥।। 5 
गोविन्दो बल्लवी नामध ररस सुधांप्रा प्यसुर साम्‌ 
555 SIS SIL Ill ISS ॥।। 5 
PST TAM AA THA TA सहत तपो. 
SSS SIS SIL Ill ISS ।।। 5 


००११... 


कामक्रीडासतृष्णो मधुसमयसमारम्भर भसात्‌ 
कालिन्दीकूलकुंजे विहरणकुतुकाकृष्टहृदयः | 
गोविन्दो बल्लबीनामधररससुधां प्राप्य सुरसाम्‌ 
शङ्के पीयूषपानैः प्रचुरकृतसुखं व्यस्मरदसौ ।। 


गीतिका - 


लक्षण- सजजा भरौ सलगा यदा कथिता तदा खलु 

गीतिका । 

ज्या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात अनुक्रमे स, ज, ज, भ, र, स, ल, 
ग असे गण येतात, त्याला “गीतिका” वृत्त असे म्हणतात. या वृत्ताच्या 
प्रत्येक चरणात वीस अक्षरे असतात. हे समवृत्त व अक्षरगणवृत्त आहे. यति 
प्रत्येक चरणात पाचव्या, त्यानंतर सातव्या व त्यानंतर आठव्या अक्षरावर 
म्हणजेच पादान्ती असतो. (५,७,८) 
उदाहरण - 

स ज ज भ र सलग 

करता लचञ्च लकडङ्क णस्वन मिश्रणे नमनो र मा 

LIS ASi 151 SUL SIS VIS LS 

रमणी यवेणु निनाद रङ्गिम संगमे नसुखा व हा | 

LIS 151 151 Stl SIS UIS । 5 

बहला नुराग निवास रासस Feat भवरा गि णम्‌ 

LIS 151 151 SUL Sts UIS । 5 

विदधौ हरिंख qara वीजन चारुचा मरगी ति का । 

LIS 151 151 Stl SIS tis । 5 


करतालचञ्चलकडङ्कणस्वनमिश्रणेन मनोरमा 
रमणीयवेणुनिनादरङिगमसंगमेन सुखावहा | 
ब॒हल्लानुरागजित्रासराससमुदरभ्षता, FATTE onecton 
विदधौहरिं खलु वल्लवीजनचारु चामरगीतिका । 


००७२.५, 


सुवदना - 
लक्षण - ज्ञेया सप्ताश्वषड्भिर्मर भनययुता भ्लौ गः 

सुवदना। 

ज्या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात अनुक्रमे म, र, भ, न, य, भ, ल, 
ग असे गण येतात, त्याला “सुवदना” वृत्त असे म्हणतात. या वृत्ताच्या 
प्रत्येक चरणात वीस अक्षरे असतात. हे समवृत्त व अक्षरगणवृत्त आहे. यति 
प्रत्येक चरणात सातव्या, त्यानंतर सातव्या व त्यानंतर सहाव्या अक्षरावर 
म्हणजेच पादान्ती असतो. (७,७,६) 


उदाहरण - 
म र भ न य भ ल ग 
उत्तुङ्गा HETS cad मदस लिलाःप्र स्यन्दिस लि लम्‌ 
SSS SIS SIL ॥॥॥ 1585 StL । 5 
श्यामाश्या मोपक ण्ठहुम मतिमु खराःक ल्लोलमु ख रम्‌ I 
SSS SIS SIL Ill 1585 StL । 5 
स्रोतःखा तावसी दत्तट मुरुद र्शनैरु त्सादित त टाः 
SSS SIS SIL ।।। ISS SIL I S 
शोणंसि न्दूरशो णामम गजप तयःपा स्यन्तिश त FT: | 
SSS SIS ऽ।। ।।। ISS SIL I 5 


उत्तुङ्गास्तुङ्गकूलं स्रुतमदसलिलाः प्रस्यन्दिसलिलम्‌ 
श्यामा श्यामोपकण्ठहुममतिमुखराः कल्लोलमुखरम्‌ | 
स्रोतः खातावसीदत्तटमुरुदर्शनैरुत्सादिततटाः 

शोणं सिन्दूरशोणा मम गजपतयः पास्यन्ति शतशः। 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


ACE DØR 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


२००७४, 


पञ्चकावली (सरसी, धृतश्री) - 
लक्षण - नजभनजा जरौ नरपते कथिता भुवि पञ्चकावली | 


ज्या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात अनुक्रमे न, ज, भ, ज, ज, ज, र 
असे गण येतात, त्याला 'पञ्चकावली (सरसी, धृतश्री)' वृत्त असे म्हणतात. 
या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात एकवीस अक्षरे असतात. हे समवृत्त व अक्षरगणवृत्त 
आहे. यति प्रत्येक चरणात सातव्या, त्यानंतर सातव्या व त्यानंतर सातव्या 
अक्षरावर म्हणजेच पादान्ती असतो. (७,७,७) 


उदाहरण - 
न ज भ ज ज I र 
तुरग शताकु लस्यप रितःप रमेक तुरङ्ग जन्मनः 


।।। 151 $॥॥ USE ISLE ।5। 515 

प्रमथि तभूभृ तःप्रति पथंम थितस्य भृशंम हीभृता । 

।।। 151 SUL USE ।5। USE 515 

परिच लतोब लानुज बलस्य पुरःस ततंधृ तश्रिय 

।।। 151 $॥॥ USE ISLE USE 515 

श्चिरग तिलाश्रि योजल निधेश्च तदाऽ भ वदन्त रंमहत्‌ ।। 
।।। 1351 SUL 151 ।5। ।5। 515 


तुरगशताकुलस्य परितः परमेकतुरङ्गजन्मनः 
प्रमथितभूश्ृतः प्रतिपथं मथितस्य भृशं महीभृता । 
परिचलतो बलानुजबलस्य पुरः सततं धृतश्रिय 
श्चिरगतिलाश्रियो जलनिधेश्च तदाऽ भवदन्तरं महत्‌ । । 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


०००७५,., 


स्रग्धरा - 
लक्षण -ग्रभ्नैर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता स्रग्धरा कीर्तितेयम्‌। 


ज्या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात एकवीस अक्षरे असतात व प्रत्येक 
चरणात क्रमाने एक म-गण, एक र गण, एक भ गण, एक न गण, तीन 
य गण असतात, त्या वृत्ताला 'स्रग्धरा' वृत्त असे म्हणतात. हे समवृत्त व 
अक्षरगणवृत्त आहे. वरील sama त्रयेण त्रिमुनि हे यतिदर्शक शब्द 
आहेत. तीन वेळा मुनी म्हणजे “ऋषी म्हणजेच सप्तर्षी. याप्रमाणे यति 
सातव्या व त्यानंतरच्या सातव्या व पुन्हा त्यानंतरच्या सातव्या अक्षरावर 
म्हणजेच पादांती असतो. (७, ७, ७) 


उदाहरण - (१) 

म र भ न a a a 
ध्यायेदा जानुबा हुंधृत शरध नुषंब झछपदमा सनस्थं 
SSS SIS SU ।।। ISS ISS ISS 
पीतंवा सोवसा wa कमल दलस्प fit प्रसन्नम्‌। 
SSS SIS SU WII ISS ISS ISS 
वामाङ्का रूढसी तामुख कमल मिलल्लो चनंनी रदाभं 
SSS SIS SU WII ISS ISS ISS 
नानाल Sand wet Ae जटाम VERT मचन्द्रम्‌। | 
SSS SUS. SU WII ISS ISS ISS 


ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं 

पीतं वासो वसानं नवकमलदलस्पर्धिनित्रं प्रसन्नम्‌। 
वामाङ्कारूढसीता मुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभं 
नानालङ्कारदीप्तं दधतमुरुजटामण्डनं रामचन्द्रम्‌। I 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


ar OG avs 


म 


(२) 
र भ न a a a 


स्थाल्यांवै दूर्यम य्यांपच तितिल wee न्दनैरि it: 


555 
सौवर्णे 
555 
छित्त्वाक 
555 
प्राप्येमां 
SSS 


SIS SIl LIL ISS ISS ISS 
लाङ्गला ग्रैर्विलि खतिव सुधाम र्कमूल स्यहेतोः। 
SIS SUL TIL ISS ISS ISS 
fa ण्डान्वृति मिहंकु रुतेको द्रवाणां समन्तात्‌ 
SIS Sil TIL ISS ISS ISS 


कर्मभू मिंनच रतिम नुजोय स्तपोम दभाग्यः।। 
SIS SIl ।।। ISS ISS ISS 


स्थाल्यां वैदूर्यमय्यां पचति तिळखलं चन्दनैरिन्धनौधैः 
सौवर्णैर्लाङ्गलाग्रैर्विलिखति वसुधामर्कमूलस्य हेतोः। 
छित्त्वा कर्पूर खण्डान्वृतिमिहं कुरुते कोद्रवाणां समन्तात्‌ 
प्राप्येमां कर्मभूमिं न चरति मनुजो यस्तपो मन्दभाग्यः।। 


लक्षण - मौ गौ नाश्चत्वारो गो गो वसुभुवनयतिरिति भवति हंसी | 


ज्या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात अनुक्रमे म, म, त, न, न, न, त, 


ग किंवा (म, म, 
वृत्त असे म्हणतात. या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात बावीस अक्षरे असतात. हे 
समवृत्त व अक्षरगणवृत्त आहे. यति प्रत्येक चरणात आठव्या व त्यानंतर 
चौदाव्या अक्षरावर म्हणजेच पादान्ती असतो. (८,१४) 


त, न, न, न, स, ग) असे गण येतात, त्याला 'हंसी 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


ar OG, 


उदाहरण - 


म म त न न न a ग 
सार्थका न्तेनैका न्तेऽसौवि कचक मलम Tat भिपिब न्ती 
SSS SSS SSI ।।। tll bil SSI 5 
कामक्री डाकूत स्फीतप्र मदस रसत रमल घुरस न्ती I 
SSS SSS SSI ।।। Ull til 55। 5 
कालिन्दी Auen रण्येप वनप तनप fat लपरा गे 

SSS SSS SSI ।।। bil ।।। 5515 
art तेपश्य स्वेच्छंस रभस गतिरि हविल सतिहं सी ।। 
SSS SSS SSI ।।। Vil bil SSI 5 


सार्ध कान्तेनैकान्तेऽ सौविकचकमलमधु सुरभि पिबन्ती 
कामक्रीडाकू तस्फीतप्रमदसरसतरमलघु रसन्ती I 
कालिन्दीये पद्यारण्ये पवनपतनपरितरलपरागे 

कंसाराते पश्य स्वेच्छं सरभसगतिरिह विलसति हंसी ।। 


अद्रितनया - 
लक्षण - नजभजभाजभौ लघुगुरू बुधैस्तु गदितेयमद्रितनया | 


ज्या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात अनुक्रमे न, ज, भ, ज, भ, ज, भ, 
ल, ग असे गण येतात, त्याला अद्रितनया” वृत्त असे म्हणतात. या 
वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात तेवीस अक्षरे असतात. हे समवृत्त व अक्षरगणवृत्त 
आहे. यति प्रत्येक चरणात अकराव्या व त्यानंतर बाराव्या अक्षरावर 
म्हणजेच पादान्ती असतो. (११,१२) 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


ACTA 


उदाहरण - 
न ज भ ज भ ज भ लग 
निखत wit पावक शिखाप तङ्गनि भमग्न दृप्तद नु जो 
LIL 151 StL 151 SUL ।5। SILLS 
जलधि सुतावि लासव सतिःस तांगति रशेष मान्यम हि मा 
।।। 151 SUL 151 SUL 151 SILLS 
भुवन हिताव तारच तुरश्च VET IST Alvis ह हि 


।।। 151 SIL 151 Sth 151 SII । 5 
क्षितिव लयेऽस्ति कसश मनस्त वेतित मवोच दद्रित न या ।। 


।।। IST SIL ISI SII IST SII । 5 


निखतरशौर्यपावकशिखापतङ्‌गनिभमग्नदृप्तदनुजो 
जलधिसुताविलासवसतिः सतां गतिरशेषमान्यमहिमा 


भुवनहितावतारचतुरश्चराचरघरोऽवतीर्ण इह हि 
क्षितिवलयेऽस्ति कसशमनस्तवेति तमवोचदद्रितनया ।। 


तन्वी - 

लक्षण - भूतमुनीनैर्यातिरिह भतनाः स्भौ भनयाश्च यदि भवति तन्वी | 
ज्या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात अनुक्रमे भ, त, न, स, भ, भ, न, 

य असे गण येतात, त्याला “तन्वी” वृत्त असे म्हणतात. या वृत्ताच्या प्रत्येक 

चरणात चोवीस अक्षरे असतात. हे समवृत्त व अक्षरगणवृत्त आहे. यति 

प्रत्येक चरणात पाचव्या, त्यानंतर सातव्या व त्यानंतर बाराव्या अक्षरावर 

म्हणजेच पादान्ती असतो. (५,७, 22) 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


०००७९,,, 


उदाहरण - 


भ त न स भ भ न य 
माधव मुग्धैर्म gent fast: कोकिल कूजित मलय समीरैः 
SIL SSL III IIS SII SII ULL 155 
कम्पमु पेताम लयज सलिलैः प्लावन तोऽप्यवि गतत नुदाहा I 
SIL 5851 III IIS SII SII ॥॥। 155 
vant लाशैर्वि रचित शयना देहज संज्चर भरप रिदूनै - 
SIL SSI III IIS SII SII ULL 155 
निवस तीसामु हुरति परुषं ध्यानल aaa निवस तितन्वी ।। 
SIL SSI ॥।। 115 SUL STL ULL 155 


माधव मुग्धैर्मधुकरविरुतैः कोकिलकूजितमलयसमीरैः 
कम्पमुपेता मलयजसलिलैः प्लावनतोऽ प्यविगततनुदाहा I 


पद्मपलाशैर्विरचितशयना देहजसंज्वरभरपरिदूने - 
र्निश्वसती सा मुहुरतिपरुषं ध्यानलये तव निवसति तन्वी ।। 


क्रौञ्चपदा - 

लक्षण - क्रौञ्चपदा भ्मौ स्भौ नननन्गाविषुशरवसुमनिविरतिरिह भवेत्‌ । 
ज्या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात अनुक्रमे भ, म, स, भ, न, न, न, 

न, ग असे गण येतात, त्याला क्रौञ्चपदा” वृत्त असे म्हणतात. या वृत्ताच्या 

प्रत्येक चरणात पंचवीस अक्षरे असतात. हे समवृत्त व अक्षरगणवृत्त आहे. 

यति प्रत्येक चरणात पाचव्या, त्यानंतर पाचव्या, त्यानंतर आठव्या व 

त्यानंतर सातव्या अक्षरावर म्हणजेच पादान्ती असतो. (५,५,८, ७) 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


उदाहरण - 
भ म स भ न न न नग 
क्रौञ्चप दालीचि त्रितती UIT कलख गकुल कलक लरुचि रा 


SIL SSS IIS SII III III III III 5 
mean रोजश्रे णिविला सामधु मुदित मधुप रवर भसक री I 
SIL SSS IIS SII III III MII III 5 
फेनवि लासप्रो ज्जवहा साललि तहरि भरपु लकित सुतनुः 

SII SSS IIS SII III III MI III 5 
पश्यह रेऽसौक स्यनचे तोहर तितर लगति रहिम किरण जा ।। 
SII SSS IIS SII III III MI III 5 


क्रौञ्चपदालीचित्रिततीरा मदकलखगकुलकलकल रुचिरा 
फुल्लसरोजश्रेणिविलासा मधुमुदितमधुपरवरभसकरी | 
फेनविलासप्रोज्जवहासा ललितहरिभरपुलकितसुतनुः 
पश्य हरेऽसौ कस्य न चेतो हरति तरलगतिरहिमकिरणजा ।। 


भुजंगविजृभित - 
लक्षण- वस्वीशाश्चैश्छेदोपेतं ममतननयुगरसलगैर्भुजङ्गविजम्भितम्‌। 


ज्या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात अनुक्रमे म, म, त, न, न, न, र, 
स, ल, ग असे गण येतात, त्याला 'भुजंगविजृंभित' वृत्त असे म्हणतात. या 
वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात सव्वीस अक्षरे असतात. हे समवृत्त व अक्षरगणवृत्त 
आहे. यति प्रत्येक चरणात आठव्या, त्यानंतर अकराव्या व त्यानंतर 
सातव्या अक्षरावर म्हणजेच पादान्ती असतो. (८, ११,७) 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


PON Os pes 


उदाहरण - 
म म त न न न र स लग 
हेलोद HS त्पादप्र कटवि कटन टनभ रोरण त्करता ल क - 


SSS SSS SSI ।।। UIL UIL SIS IIS VS 
STEN saget बर्हः श्रु तितर लनव किसल यस्तर डिगितहा र धृक्‌ । 
SSS 555 SSI UN ।॥।। ॥॥ SIS VIS ।5 
त्रस्यन्ना गस्त्रीभि भक्त्यामु कुलित करक मलयु गंकृत स्तुतिर च्यु तः 
SSS SSS SSI Ul III III SISIIS ws 
पायाद्व श्छिन्दन्‌का लिन्दीहृ दकृत निजव सतिबृ हदभुज Flag fra तम्‌ ।। 
SSS SSS SSI ।।। UIL ॥।। SIS VIS । 5 


हेलोदञ्चन्न्यञ्चत्पादप्रकटविकट - नटनभरो रणत्करतालक - 
श्वारुप्रेङ्खच्चूडाबर्हः श्रुतितरलनव - किसलयस्तरडिगितहारधृक्‌ | 
त्रस्यन्नागस्त्रीभिर्भक्त्या मुकुलितकरकमलयुगं कृतस्तुतिरच्युतः 
पायाद्वश्छिन्दन्‌ कालिन्दीहृदकृत - निजवसतिबृहदभुजङ्ग विजृम्भितम्‌ ।। 


दंडक 

ज्या वृत्ताच्या प्रत्येक चरणात सत्तावीस किंवा त्यापेक्षा जास्त वर्ण 
असतात. त्यांचे एक सामान्य नाव 'दण्डक' असे आहे. अशा वृत्ताच्या 
चरणांमध्ये वर्णांची संख्या अधिकाधिक ९९९ असते. प्रत्येक चरणात 
सुरूवातीला दोन नग म्हणजे पहिली ६ अक्षरे लघु असतात. 

त्यानंतर र गण किंवा य गण किंवा सर्व चरणांमध्ये स गण 
असतात. चण्डवृष्टिप्रयात, प्रचितक, मत्तमातंगलीलाकर, सिंहविक्रान्त, 
कुसुमस्तबक, अनङ्गशेखर आणि संग्राम इत्यादि दण्डक या प्रकारांमध्ये 
मोडतात. 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


SA ९० 


अर्धसमवृत्त 
वियोगिनी (वैतालीय/ सुन्दरी) - 
लक्षण - विषमे यदि सौ ज-गौ समे। 
स-भ-रा ल्गौ च तदा वियोगिनी।। 


ज्या वृत्ताच्या विषम अर्थात्‌ प्रथम अणि तृतीय चरणात क्रमाने दोन 
स-गण, एक ज-गण अणि एक गुरु अक्षर असते अणि सम अर्थात्‌ द्वितीय 
व चतुर्थ चरणात क्रमाने एक स-गण, एक भ-गण, एक र-गण अणि एक 
लघु व एक गुरु अक्षर असते, त्याला “वियोगिनी” वृत्त असे म्हणतात. या 
वृत्ताला 'वैतालीय' अथवा Gat या नावानेही ओळखतात. या वृत्ताच्या 
प्रथम व तृतीय चरणात दहा अक्षरे तर द्वितीय व चतुर्थ चरणात अकरा 
अक्षरे असतात. हे अर्धसमवृत्त आहे. यति पादान्ती असतो. 


उदाहरण - (१) 

a a ज ग 
विहितां प्रियया मनःश्रि या 

। । 5 । । 5 । 5 । $ 

a भ र लग 
मथनि Paraf रंगरी यसीम्‌। 
LI S Sit SIS । 5 
a a ज ग 
उपप fang Rima यं 
LIS । । 5 । 5 । 5 

a भ र लग 
नृपमू चेवच तंवृको El 
II 5 St SIS । 5 


विहितां प्रियया मनःश्रिया। मथनिश्चित्य गिरंगरीयसीम्‌। 
उपपत्तिमदूर्जिता 0. Kavik Tal नृपमूचेव Sanskrit I च तंवृकोदर amtek Collection 
उपपत्ति gral नृपमूचेव च तद 


PT AT PON 


(2) 


सहसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां पदम्‌। 
वृणते हि विमृश्यकारिणम्‌ गुणलुबधा स्वयमेव संपदः।। 


अपरवक्त्र / वैतालीय 
लक्षण - अयुजि ननरला गुरुः समे 

तदपरवक्त्रमिदं नजौ जरौ । 

ज्या वृत्ताच्या विषम चरणात अनुक्रमे न, न, र, ल, ग आणि सम 
चरणात अनुक्रमे न, ज, ज, र असे गण येतात, त्याला 'अपरवक्त्र / 
वैतालीय” वृत्त असे म्हणतात. या वृत्ताच्या विषम चरणात अकरा अक्षरे 


आणि सम चरणात बारा अक्षरे असतात. हे अर्धसमवृत्त आहे. यात यति 
पादान्ती असतो. 


उदाहरण - 
न न र लग 
स्फुटसु मधुर वेणुगी ति भि - 
II III SIS 1 5 
न ज ज र 
स्तमप रवक्त्र मवेत्य माधवम्‌ | 
।।। ।5। 151 SIS 
न न र लग 
मृगयु वतिग णैःसमं स्थि ता 
।।। III SIS । 5 
न ज ज र 
ब्रजव निताधृ तचित्त विभ्रमाः ।। 


EEP Kavjkglguru kgtgas Saysgrit University Ramtek Collection 


ool Booe 


स्फुटसुमधुरवेणुगीतिभि - 
स्तमपरवक्त्रमवेत्य माधवम्‌ । 
मृगयुवतिगणैः समं स्थिता 
ब्रजवनिता धृतचित्तविभ्रमा: ।। 


उपचित्र - 
लक्षण - विषमे यदि सौ सलगा दले 
भौ युजिभाद्‌ गुरुकावुपचित्रम्‌ | 

ज्या वृत्ताच्या विषम चरणात अनुक्रमे स, स, स, ल, ग आणि सम 
चरणात अनुक्रमे भ, भ, भ, ग, ग असे गण येतात, त्याला 'उपचित्र' वृत्त 
असे म्हणतात. या वृत्ताच्या विषम चरणात अकरा अक्षरे आणि सम चरणात 
अकरा अक्षरे असतात. हे अर्धसमवृत्त आहे. यात यति पादान्ती असतो. 


उदाहरण - 

स स सलग 
ara Ray स्तनुतां मु दं 
IIS IIS IIS VS 

भ भ 4 गग 
हेमानि भांशुक चन्दन लि प्तम्‌ । 
SIL SIL 515 5 

स स सलग 
गगनं चपला मिलितं य था 
LIS VIS HIS IS 
भ भ भ ग ग 
शारदा नरीध रैरूप चि त्रम्‌ ।। 
Sq? Kavixyl gurg Kalidas Sargkrit University Ramtek Collection 


EN OG Nees 


मुरवैरिवपुस्तनुतां मुदं 
हेमानिभांशुकचन्दनलिप्तम्‌ | 
गगनं चपलामिलितं यथा 
शारदानरीधरैरूपचित्रम्‌ ।। 
वेगवती - 
लक्षण - सयुगात्‌ सगुरू विषमे चेद्‌ 
भाविह वेगवती युजि भादृगौ । 
स, स, स, ग (विषम चरण) 
भ, भ, भ, ग, ग (सम चरण) 
ज्या वृत्ताच्या विषम चरणात अनुक्रमे स, स, स, ग आणि सम 
चरणात अनुक्रमे भ, भ, भ, ग, ग असे गण येतात, त्याला 'विगवती' वृत्त 
असे म्हणतात. या वृत्ताच्या विषम चरणात दहा अक्षरे आणि सम चरणात 
अकरा अक्षरे असतात. हे अर्धसमवृत्त आहे. यात यति पादान्ती असतो. 
उदाहरण - 
स स सग 
स्मरवे गवती ब्रजरा मा 
IIS IIS IIS 5 
भ भ भ ग ग 
केशव वंशर वैरति मु ग्धा । 
SIL 511 5115 5 
स स स ग 
रभसा न्नगुरून्‌ गणय न्ती 
IIS IIS IIS 5 
भ भ भ गग 
केलिनि SAT हायज गा म ।। 


SAY. Kav&dlgur$ Raid Sai$krit University Ramtek Collection 


KRG - 


स्मरवेगवती ब्रजरामा 
केशववंशरवैरतिमुग्धा । 
रभसान्न गुरून्‌ गणयन्ती 
केलिनिकुञ्जगृहाय जगाम ।। 


हरिणप्लुता - 
लक्षण - सयुगात्सलघू विषमे गुरु- 
युजि नभो भरको हरिणप्लुता । 
ज्या वृत्ताच्या विषम चरणात अनुक्रमे स, स, स, ल, ग आणि सम 
चरणात अनुक्रमे न, भ, भ, र असे गण येतात, त्याला Fora वृत्त 
असे म्हणतात. या वृत्ताच्या विषम चरणात अकरा अक्षरे आणि सम चरणात 
बारा अक्षरे असतात. हे अर्धसमवृत्त आहे. यात यति पादान्ती असतो. 
उदाहरण - 
स स स लग 
स्फुटफे नचया हरिण प्लु ता 
LS UIS UIS । 5 
न भ 4 र 
बलिम नोज्ञत टातर णेः सुता I 
।।। SUL SUES 15 
स स स लग 
सकल हंसकु लारव लि नी 
IIS UIS LIS S 
न भ भ र 
विहर तोहर तिस्मह Vi: 11 
१02). KaSchlburo KdlitaSShiSkrit University Ramtek Collection 


AC 


स्फुटफेनचया हरिणप्लुता 

बलिमनोज्ञतटा तरणेः सुता । 

सकलहंसकुलारव लिनी 

विहरतो हरति स्म हरेर्मनः 11 
विशेष - अपरवक्त्र किंवा औपच्छन्दसिक आणि वैतालीय व वियोगिनी ही 
जातिवृत्त समजली जातात. परंतु कधी कधी गणयोजनेत त्यांची लक्षणे 
दिली जातात. म्हणून ती येथे वृत्तांच्या अंतर्गत दिलेली आहेत. 


पुष्पिताग्रा - 

लक्षण - अयुजि नयुगरेफतो यकारो, 

युजि च न-जौ ज-र-गाश्च पुष्पिताग्रा।। 

ज्या वृत्ताच्या प्रथम अणि तृतीय चरणात क्रमाने दोन न गण, एक 
र गण त्यानंतर एक य गण अणि द्वितीय अणि चतुर्थ चरणात क्रमाने एक 
न गण, दोन ज गण, एक र गण अणि एक गुरु वर्ण असतो, त्याला 
'पुष्पिताग्रा' वृत्त असे म्हणतात. या चृत्ताच्या प्रथम अणि तृतीय चरणात 
बारा अक्षरे असतात तर द्वितीय अणि चतुर्थ चरणात तेरा वर्ण असतात. या 
वृत्ताच्या चारही चरणांमध्ये एकूण ५० अक्षरे असतात. 

याचे प्रथम चरण तृतीय चरणाप्रमाणे असल्याने, तसेच द्वितीय 
चरण चतुर्थ चरणाप्रमाणे असल्याने हे अर्धसमवृत्त आहे. काही लोक याला 
'अपरवक्त्र' असेही म्हणतात. 


उदाहरण - (१) 
न न र य 
इतिस हविदु रेणवि vand: 
111 111 SIS । 55 
न ज ज र ग 


गुणक Tar तोरुता : 
-0. Kavikulguru Kalidgs Sanskrit ए Collection पः। 


sael loss 


।।। । 5 । LS I SIS S 


न न र a 
क्षणमि वपुलि नेयम स्वसुस्ता 
111 111 51 5 । 55 
न ज ज र ग 
समुषि तऔप गविर्नि शांततो गात्‌।। 
111 । 5 । । 5 I Sis 5 

इति सह विदुरेण विश्वमूर्तेः 

गुणकधया सुघया प्लुतोरुतापः। 

क्षणमिव पुलिने यमस्वसुस्ता 

समुषित औपगविर्निशां ततोऽ गात्‌। I 

(२) 

न न र a 
अथम दनव धूरुप प्लवान्तं 
111 111 SIS । 55 
न ज ज र ग 
व्यसन कृशाप रिपाल aay व। 
111 । SI । 5। SIS S 
न न र a 
शशिन इवदि वातन स्यलेखा 
।॥। 111 51 5 । 55 
न ज ज र ग 


किरण परिक्ष यधूस राप्रदो षम्‌।। 


EÇ. KavikulgurujKagidas Sanskrit Unjive§sty Ramtek Cgllpctgn 5 


SONS 


अथमदनवधूरुपप्लवान्तं 

व्यसनकृशा परिपालयांबभूव। 
शशिन इव दिवातनस्य लेखा 
किरणपरिक्षयधूसरा vater | 


जातिवृत्त 
जातिवृत्त मात्रांच्या संख्यांनी नियमित केले जातात. 
आर्या - 
लक्षण - यस्याः पादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि। 
अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पञ्चदश साऽऽर्या।। 


या वृत्ताच्या प्रथम व तृतीय पादात (चरणात) बारा-बारा मात्रा 
असतात, द्वितीय चरणात अठरा मात्रा अणि चतुर्थ चरणात पंधरा मात्रा 
असतात, त्या वृत्ताला 'आर्या' वृत्त असे म्हणतात. आर्या वृत्तात पूर्वार्ध 
आणि उत्तरार्धात तीन गण म्हणजे बाराव्या aat यति किंवा विराम 
असतो. हे मात्रिकवृत्त किंवा मात्रावृत्त आहे. 


उदाहरण - (१) 
यस्याः पादे प्रथमे द्वादश मात्रा स्तथा तृतीयेऽपि। 
SS SSNS SIL SSIS ISSS 
अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पञ्चदश साऽऽर्या।। 
SSIS IIS ISIS SIIS 5 S 


यस्याः पादे प्रथमे द्वादश मात्रा स्तथा तृतीयेऽपि। 
अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पञ्चदश साऽऽर्या।। 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


०००९०,,, 


(2) 
दानं भोगो नाश स्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य। 
SSSSSS S SUS ISI SSS 
यो न ददाति न भुङक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। । 
S (USP rss SPISS visits 


दानं भोगो नाश स्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य। 
यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। | 


(३) 
सिंहः शिशुरपि निपतति मदमलिनकपोलभित्तिषु गजेषु। 
प्रकृतिरियं सत्त्ववतां न खलु वयस्तेजसो हेतुः।। 


गीति - 

लक्षण - आर्यापूर्वार्धसमं द्वितीयमपि भवति यत्र हंसगते। 

छन्दोविदस्तदानीं गीतिं ताममृतवाणि भाषन्ते। । 

या वृत्ताच्या प्रथम व तृतीय पादात (चरणात) बारा-बारा मात्रा 
असतात, द्वितीय व चतुर्थ चरणात अठरा मात्रा असतात, त्या वृत्ताला 
“गीति' वृत्त असे म्हणतात. गीति वृत्तात पूर्वार्ध अणि उत्तरार्धात तीन गण 
म्हणजे बाराव्या मात्रेवर यति किंवा विराम असतो. हे मात्रिकवृत्त किंवा 
मात्रावृत्त आहे. 
उदाहरण - (१) 

पाटीर तव पटीयान्‌ कः परिपाटीमिमामुरीकर्तुम्‌। 

SSI ।। 155 5 11S SIS 51555 

य॒त्पिंषतामपि नृणां पिष्टोऽपि तनोषि परिमलैः पुष्टिम्‌। । 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 
5 $ । $।। 5 $ SS I Ul IIIS SS 


०००९१५५, 


पाटीर तव पटीयान्‌ कः परिपाटीमिमामुरीकर्तुम्‌। 
यत्पिंषतामपि नृणां पिष्टोऽपि तनोषि परिमलैः पुष्टिम्‌। । 


(२) 
नियतिकृतनियमरहितां हलादैकमयीमनन्यपरतन्त्राम्‌। 
नवरसरुचिरां निर्मितिमादधती भारती कवेर्जयति।। 

(३) 


काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये। 
सद्यः परनिर्वृतये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे। । 


उपगीति - 
लक्षण - आर्यात्तरार्धतुल्यं प्रथमार्धमपि प्रयुक्तं चेत्‌। 
कामिनि तामुपगीति प्रतिभाषन्ते महाकवयः।। 


या वृत्ताच्या प्रथम व तृतीय पादात (चरणात) बारा-बारा मात्रा 
असतात, द्वितीय व चतुर्थ चरणात पंधरा मात्रा असतात, त्या वृत्ताला 
'उपगीति' वृत्त असे म्हणतात. उपगीति वृत्तात पूर्वार्ध अणि उत्तरार्धात तीन 
गण म्हणजे बाराव्या मात्रेवर यति किंवा विराम असतो. हे मात्रिकवृत्त किंवा 
मात्रावृत्त आहे. 


उदाहरण - 
नवगोपसुन्दरीणां रासोल्लासे मुरारातिम्‌। 
।। 51 51 $$ 5555 ISSS 


अस्मारवदुपगीतिः स्वर्गकुरडगीदृशां गीतेः।। 
$$ ।।।।$ $ $5 । । 5 513 SS 


नवगोपसुन्दरीणां रासोल्लासे मुरारातिम्‌। 
अस्मारवदुपगीतिः स्वर्गकुरङ्गीदृशां गीतेः।। 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


०००९२५०, 


उद्गीति - 

लक्षण - आर्यासकलद्वितये विपरीते पुनरिहोद्गीतिः। 

या वृत्ताच्या प्रथम व तृतीय पादात (चरणात) बारा-बारा मात्रा 
असतात, द्वितीय चरणात पंधरा व चतुर्थ चरणात अठरा मात्रा असतात, 
त्या वृत्ताला 'उद्गीति' वृत्त असे म्हणतात. उदगीति वृत्तात पूर्वार्ध अणि 
उत्तरार्धात तीन गण म्हणजे बाराव्या मात्रेवर यति किंवा विराम असतो. हे 
मात्रिकवृत्त किंवा मात्रावृत्त आहे. 

उदाहरण - 

नारायणस्य सन्तत मुद्गीतिः संस्मृतिर्भक्त्या। 

55।5। SIL SSS 5155S 

अर्चायामासक्ति ्दुस्तरसंसारसागरे तरणिः।। 

555555 SULIS 51515 US 

नारायणस्य सन्ततमुद्गीतिः संस्मृतिर्भक्त्या। 

अर्चायामासक्ि दुस्तरसंसारसागरे तरणिः।। 


आर्यागीति - 

लक्षण - आर्या प्राग्दळमन्तेऽधिकगुरु age परार्थमार्यागीतिः। 

या वृत्ताच्या प्रथम व तृतीय पादात (चरणात) बारा-बारा मात्रा 
असतात, द्वितीय व चतुर्थ चरणात वीस मात्रा असतात, त्या वृत्ताला 
'आर्यागीति' वृत्त असे म्हणतात. आर्यागीति वृत्तात पूर्वार्ध अणि उत्तरार्धात 
तीन गण म्हणजे बाराव्या arier यति किंवा विराम असतो. हे मात्रिकवृत्त 
किंवा मात्रावृत्त आहे. 
उदाहरण - 

सवधूकाः सुखिनोऽस्मि न्नवरतममन्दरागतामरसदृशः। 

ISS ।।5 $5 ॥।।।।। 51515 LISTS 


नासेवन्ते रसव नवरतममन्द्रागतामरसदुशः।। 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 
SSSS LIS ।।।।। SISTS LISTS 


OSE DER 


सवधूकाः सुखिनोऽ स्मिन्नवरतममन्दरागतामरसदूशः। 
नासेवन्ते रसवन्नवरतममन्दरागतामरसदटूशः।। 


वैतालीय 
लक्षण - षड्विषमेऽष्टौ समे कलास्ताश्च समे स्युर्नो निरन्तराः | 

न समाऽत्र पराश्रिता कला वैतालीयेऽन्ते रलौगुरुः।। 

हा चार चरणांचा श्लोक आहे. याच्या प्रथम आणि तृतीय चरणात 
चौदा लघुमात्रा असायला हव्या. तसेच द्वितीय आणि तृतीय चरणात सहा 
मात्रा असायला हव्यात. द्वितीय आणि चतुर्थ चरणात आठ मात्रा आणि 
त्यानंतर र गण आणि लघु गुरु असायला हवे. समचरणांमध्ये सर्व मात्रा 
ऱ्हस्व किंवा दीर्घ नकोत याशिवाय प्रत्येक समचरणातील मात्रा पुढच्या 
चरणांशी संयुक्त व्हायला नकोत. 


उदाहरण - 
कुशलं खलु तुभ्यमेव तद्‌ 
। । 5 । । 5 US 55 
वचनं कृष्ण यदभ्यघामहम्‌ । 
।1551151515 
उपदेशपराः परेष्वपि 
।।5।।5। STU 
स्वविनाशाभिमुखेषु साधवः 1 
। । 55 । । $। 515 


कुशलं खलु तुभ्यमेव तद्‌ 
वचनं कृष्ण यदभ्यघामहम्‌ । 
उपदेशुपराः परेष्वपि 
0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


स्वविनाशाभिमुखेषु साधवः 11 


०००९४,,, 


औपच्छन्दसिक - 
लक्षण - पर्यन्ते यौ तथैव शेषमौपच्छन्दसिकं सुधीभिरुक्तम्‌। 


हा वैतालीय सारखाच आहे. याचा प्रत्येक चरणाच्या शेवटी र गण 
आणि ल, ग यांच्या स्थानी र गण आणि य गण असतात. 


उदा. वपुषा परमतेण भूधरणामथ संभाव्यपराक्रमं विभेद 
मृगमाशु विलोकयांचकार स्थिरदंष्ट्ोग्रमुखं seg ॥ 


वपुषा परमतेण भूधरणामथ संभाव्यपराक्रमं विभेद 
मृगमाशु विलोकयांचकार स्थिरदंष्ट्रोग्रमुखं sea: ॥ 


मात्रासमक - 
लक्षण -मात्रासमक नवमोल्गान्त्यः | 


या वृत्तात चार चरण असतात आणि प्रत्येक चरणात सोळा 
मात्रा असतात. याच्या अत्यंत सामान्य प्रकारात नववा वर्ण लघु आणि 
अंतिम वर्ण दीर्घ असतो. 


परंतु मात्रा ऱ्हस्व किंवा दीर्घ असल्याने या वृत्ताचे अनेक भेद 
होतात. उदा. जर नववा किंवा बारावा वर्ण लघु आणि पंधरा आणि सोळावा 
वर्ण गुरू असेल आणि इतर वर्ण ऐच्छिक असेल तर त्या वृत्ताला वानवासिका 
म्हणतात. 


जर पाचवा, आठवा आणि नववा वर्ण ऱ्हस्व असेल आणि 
पंधरावा आणि सोळावा दीर्घ असेल तर ते वृत्त चित्रावृत्त असे म्हटले जाते. 
जर पाचवा आणि आठवा वर्ण ऱ्हस्व असेल आणि नववा, दहावा, पंधरावा 
आणि सोळावा वर्ण दीर्घ असेल तर त्याला उपचित्रा असे म्हणतात. जर 
पाचवा, आउ AA A TR असे Rn TSAO. सोळावा 


PRA 


दीर्घ असेल आणि शेष अनिश्चित असेल तर त्याला बिश्लोक असे 
म्हणतात. कधी कधी एकाच श्लोकात या वृत्तांचे दोन किंवा त्यापेक्षा 
अधिक भेद मिसळले जातात. त्याला पादाकुलक वृत्त म्हणतात. त्यात 
कोणताही विशेष प्रतिबंध राहत नाही. केवळ प्रत्येक चरणात सोळा मात्रा 
असणे आवश्यक आहे. 


उदाहरण - 
मूढ जहीहि धनागमतृष्णां 
कुरु तनुबुद्धे मनसि वितृष्णाम्‌ 1 
यल्लभसे निजकर्मोपात्तं 
वित्तं तेन विनोदय चित्तम्‌ । 


मूढ जहीहि धनागमतृष्णां 

कुरु तनुबुद्धे मनसि वितृष्णाम्‌ । 
यल्लभसे निजकर्मोपात्त 

वित्तं तेन विनोदय चित्तम्‌ । 


विषमवृत्त 
उद्गता 
प्रथम चरण - स, ज, स, ल 
द्वितीय चरण - न, स, ज, ग 
तृतीय चरण - भ, न, ज, ल, ग 
चतुर्थ चरण - स, ज, स, ज, ग पादान्ती 


लक्षण -प्रथमे सजौ यदि सलौ च 
उदा. - अथ. Mu HdA Sanskrit University Ramtek Collection 


०००९६,,, 


नसजगुरुकाव्यनन्तरम्‌ 
रुचिरवदनस्त्रिलोचनम्‌। 

यद्यय भनजलगा: FRY 
क्लान्तिरहितमभिराधयितुम्‌ 
सजसा जगौ च भवतीयमुद्गता।। 
विधिवत्तपांसि विदधे धनंजयः।। 


उद्‌गताचा आणखी एक भेद सांगितला जातो, ज्याचा तृतीय 
चरणात भ, न, ज, ल, ग च्या स्थानी भ,न,भ,ग येतात. FAA अन्य भेद 
ज्यामध्ये प्रत्येक चरणातील वर्णांची संख्या भिन्न भिन्न असते, त्यांना “गाथा” 
असे सामान्य नाम आहे. चारपेक्षा भिन्न चरण संख्या असणाऱ्या वृत्तांसाठी 
हेच नाव आहे. उपजाती हे कोणत्याही नियमित दोन किंवा अधिक वृत्तांचे 
चरण मिळून अर्धसमवृत्त किंवा विषमवृत्त बनविले जातात. 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


०००९७,,, 


(१) 


(२) 


(३) 


(४) 


(५) 


परिशिष्ट - १ 

सरावासाठी पद्ये 
प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रां विनायकम्‌। 
भक्तावासस्मरेन्नित्यं आयुष्कामार्थसिट्ठये।। 


आरम्भ गुर्वी क्षत्रिणी क्रमेण 
लघ्वी पुरा वृद्टिमती च पश्चात्‌ 
दिनस्य पूर्वार्ध परार्धभिन्ना 
छायेव मैत्री खलसज्जनानाम्‌।। 


यस्यस्ति वित्तं स नर: कुलीनः 
स पण्डित: स श्रुतवान्गुणज्ञः। 
स एव वक्ता स च दर्शनीयः 
सर्वे गुणा: कान्चनमाश्रयन्ति॥ 


अंहो हन्ति ज्ञानवृट्टिं विधत्ते 

धर्म दत्ते काममर्थं च सूते। 

मुक्तिं दत्ते सर्वं दोषास्यमाना 
पुंसां sagt शलिनी विष्णुभकितः।। 


सृजति तावदशेषगुणाकरं 
पुरुषरत्नमलंकरणं Ya: 
तदपि तत्क्षणभङ्गि करोति चेत्‌ 


सुहु (पण्डिता Kalidas AEEA Doe Ramtek Collection 


००९८३७५ 


(६) पापन्निवारयति योजयते हिताय 
गुह्यं निगूहति गुणान्प्रकटीकरोति। 
आपद्गतं न च जहाति ददाति काले 
सन्मित्रालक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः॥ 

(७) प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः 
प्रारभ्य विघ्नविहता विरमन्ति मध्याः। 
विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः 
प्रारभ्य उत्तमगुणाः न परित्यजन्ति॥ 


(८) निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु 
लक्ष्मीः समविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌। 
अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा 
न्यायात्पथः प्रविचलन्ति पदं न Å 


(९) अथ नयनसमुत्थं ज्योतिरत्रोरिव द्यौः 
सुरसरिदिव तेजो वहिननिष्ठयूतमेशम्‌। 
वरपतिकुलभूत्यै गर्भमाधत्त राज्ञी 
गुरुभिरभिनिविष्टं लोकपालानुभावैः। 


(१०) आज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः। 
ज्ञानळवदुर्विदग्धं ब्रहमपि नरं न रजयति॥ 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


०००९९,,, 


(११) 


(१२) 


(१२) 


(१४) 


(१५) 


स्वायत्तमेकान्तहितं विधात्रा विनिर्मितं छादनमज्ञताया:। 
विशेषत: सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनमपण्डितानाम्‌॥ 


शिर: शार्वं स्वार्गात्पशुपतिशिरस्तः क्षितिधरं 
गिरीन्द्रादुत्तुङ्गादवनिमवनेश्चपि जलधिम्‌। 
अधोऽधो गङ्गेयं पदमुपगता स्तोकमथवा 
विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः।। 


शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक्छत्रोण सूर्यातपो 
नागेन्द्रो निशिताङ्कुशेन समदो दण्डेन गोगर्दभौ। 
व्यधिर्भेषजसंग्रहैश्च विविधै्मनत्रप्रयो गैर्विषं 
सर्वस्यौषधमस्ति शास्त्रविहितं मूर्खस्य नास्त्यौषधम्‌।। 


हर्तुर्याति न गोचरं किमपि शं पुष्णति यत्सर्वदा 
अर्थिभ्यः प्रतिपाद्यमानमनिशं प्राप्नोति Af पराम्‌। 
कल्पान्तेष्वपि न प्रयति निधनं विद्याख्यमन्तर्धनं 
येषां तान्प्रति मानमुज्झत नृपाः कस्तैः सह स्पर्धते॥ 


अधिगतपरमार्थान्मण्डितान्मावमंस्थास्‌ 
तृणमिव लघुलक्ष्मीर्नैव तान्संरुणट्टि। 
अभिनवमदलेखाश्यामगण्डस्थलानां 
न भवति बिसतन्तुर्वारणं वारणानाम्‌।। 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


eee TOO hes 


(१६) अम्भोजिनीवनविलासनिवासमेव 
हंसस्य हन्ति नितरां कुपितो विधाता। 
न त्वस्य दुग्धजलभेदविधौ प्रसिट्वां 
वैदग्ध्यकीर्तिमपहर्तुमसौ समर्थः।। 


(१७) जयन्ति ते सुकृतिनो रससिट्ठाः कवीश्वराः। 
नस्ति येषां यशःकाये जरामरणजन्मभीः॥ 


(१८) वहति भुवनश्रेणीं शेषः फणाफलकस्थितां 
कमठपतिना मध्ये पृष्ठं सदा स I gel 
तमपि कुरुते क्रोडाधीनं पयोधिरनादराद्‌ 
अहह महतां नि:सीमानश्चरित्रविभूतयः॥ 


(१९) सत्यानृता च परुषा प्रियवदिनी च 
fest दयालुरपि चार्थपरा वदान्या। 
नित्यव्यया प्रचुरनित्यधनागमा च 
वाराङ्गनेव नृपनीतिरनेकरूपा।। 


(२०) शशी दिवसधूसरो गलितयौवना कामिनी 
सरो विगतवरिजं मुखमनक्षरं स्वाकृतेः। 
प्रभुर्धनपरायणः सततदुर्गतः सज्जनो 
नृपाङ्गणगतः खलो मनसि सप्त शल्यनि मे॥ 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


००,१०१... 


(२१) 


(२२) 


(२३) 


(२४) 


(२५) 


नम्रत्वेनोन्नमन्त: परगुणकथनैः स्वान्गुणान्ख्यापयन्तः 
स्वार्यान्संपादयन्तो विततपृथुतरारम्भयत्नाः परार्थ। 
कषन्त्यैवाक्षेपरूक्षाक्षरमुखरमुखान्दुर्मुखान्दूषयन्तः 

सन्तः साश्चर्यचर्या जगति बहुमताः कस्य नाभ्यर्चनीयाः।। 


मनसि वचसि काये पुण्यपीयूषपूर्णास्‌ 
त्रिभुवनमुपकारश्रोणीभिः प्रीणयन्तः। 
परगुणपरमाणून्पर्वतीकृत्य नित्यं 

निजहृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः॥ 


गजभुजंगविहंगमबन्धनं शशिदिवाकरयोर्ग्रहपीडनम्‌। 
मतिमतां च समीक्ष्य दरिद्रतां विधिरहो बलवनिति मे मतिः॥ 


नैवाकृतिः फलति नैव कुलं न शीलं 
विद्यपि नैव न च यत्नकृतपि सेवा। 
भाग्यनि पूर्वतपसा किल संचितनि 
काले फलन्ति पुरुषस्य यथैव JE 


गुणवदगुणवद्‌ वा कुर्वता कार्यजातं 
परिणतिरवधार्या यत्नतः पण्डितेन। 
अतिरभसकृतानां कर्मणामा विपत्तेर 
भवति हृदयदाही शल्यतुल्यो विपाकः॥ 


CT-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


००५१०२... 


परिशिष्ट - २ 
सर्व gard एकत्रित कोष्टक 
अ.क्र. वृत्ताचे नांव अक्षरे गण यति/विराम 
समवृत्ते 


१ अनुष्टुप्‌/अनुष्टुभ्‌ ०८ सर्व चरणात ६वे अक्षर गुरु पादान्ती 
प्रथम व तृतीय चरण ७ वे 
अक्षर गुरु द्वितीय व चतुर्थ 
चरण ७ वे अक्षर लघु 


२ गजगति ०८ न,भ,ल,ग x, ४ 
३ माणवक ०८ भ,त,ल,ग x, ४ 
४ प्रमाणिका ०८ ज,र,ल,ग x, ४ 
५ समानिका ०८ ग,ल,र,ज x, ४ 
६ विद्युन्माला ०८ म, म, म, म x, x 
७ मणिमध्य ०९ भ,म,स ५,४ 
८ मत्ता १० म, भ, स,ग ४, ६ 
९ इन्द्रवज्रा ११ त, त, ज, ग,ग ५, ६ 
१० उपेन्द्रवज्र ११ ज,त,ज,ग,ग ५, ६ 
११ उपजाति समान अक्षरे असलेली दोन 
वृत्त एकत्रित असतात. 

१२ दोधक ११ भ,भ,भ,ग,ग ६, ५ 
१३ भ्रमरविलसितम्‌ ११ म, भ, न, ल, ग ४, ७ 
१४ वातोर्मी ११ म, भ, त, ग,ग ४, ७ 
१५ स्वागता ११ र,न,भ,ग,ग ३, ८ 
१६ इंद्रवंशा १२ त, त, ज,र ५, ७ 
१७ रथोद्धता ११ र,न,र,ल,ग ३,८ किंवा ४,७ 
हि ae ” Kavikulguru ETG ee ey rae Fe 7 


००१०३... 


जलधरमाला १२ 
जलोद्धतगति १२ 
तामरस १२ 
प्रभा १२ 
प्रमिताक्षरा १२ 
मणिमाला १२ 
मालती (यमुना) १२ 
वैश्वदेवी १२ 
स्रग्विणी १२ 
तोटक १२ 
भुजङ्गप्रयात १२ 
द्रुतविलंबित १२ 
वंशस्थ १२ 
क्षमा १३ 
मत्तमयूरी १३ 
रुचिरा (प्रभावती) १३ 
प्रहर्षिणी १३ 
पथ्या (मंजरी) १४ 


प्रमदा (कुररीरुता) १४ 


वसन्ततिलका १४ 
(उद्धार्षिणी/सिंहोन्नता) 

वासन्ती १४ 
तृणक १४ 
शशिकला १५ 


म, भ, स, म 
ज, स, ज, स 
न, ज, ज, य 
न, न, र, र 

त, य, त, य 
न, ज, ज, र 
म, म, य, य 
र,र,र,र 

स, स, स, स 
य, य, य, य 
न, भ, भ, र 
ज, त, ज, र 


न, न, त, त, ग 
म, त, य, स, ग 


aj 
4 


म, न, ज, र, ग 


स, ज, स, य, ल, ग 
न, ज, भ, ज, ल, ग 
त, भ, ज, ज, ग, ग 


म, त, न, म, ग, ग 


र, ज, र, ज, र 
न, न, न, न, स 


) स, ज, ग 


०८ |m |e lo |m [ole |c 1. | ०८ 
mle im 1 | |m |c ic | Imja 


~ 


~ 


~ < ` 


x< 


~ 
~ 


६, 


४,८किंवा ४,४, ४ 


५, ७ 
७, ६ 
४, ९ 
४, ९ 

३, १० 
५, ९ 
६, ८ 
८, ६ 


४, ६, ४ 
४, ४, ४, २/७, ८ 


९१५ 


AT. Kavikulguru Kålklas Sanskrit, UHiveffjtyRamtek Collection ७ 


००१०४,,, 


४३ चित्र १६ र, ज, र, ज, र, ग ८,८/४,४,४,४ 


४४ पञ्चचामर १६६ ज,र,ज,र,ज,ग ८, ८ किंवा 
४, ४, ४, ४ 
४५ वाणिनी १६ न,ज,भ,ज,र,ग ८,८ 
४६ अतिशायिनी १७ स,स,ज,भ,ज,ग,ग १०, ७ 
(चित्रलेखा) 
४७ नर्दटक (कोकिलक) १७ न,ज,भ,ज,ज,ल,ग, ८, ९ 
४८ वंशपत्रपतित १७ भ,र,न,भ,न,ल,ग १०, ७ 
४९ पृथ्वी १७ ज, स, ज, स, य, ल, ग ८, ९ 
५० मन्दाक्रान्ता १७ म, भ, न, त, त, T, ग ४,६, ७ 
५१ शिखरिणी १७ य,म,न,स,भ,ल,ग ६,११ 
५२ हरिणी १७ न,स,म,र,स,ल,ग ६,४, ७ 
५३ चित्रलेखा १८ म,भ,न,य,य,य, ¥, ७,७ 
५४ नन्दन १८ न,ज,भ,ज,र,र ११, ७ 
५५ नाराच १८ न,न,र,र,र,र ८,५,५ 
५६ शार्दूलललित १८ म,स,ज,स,त,स १२, ६ 
५७ शार्दूलविक्रीडित १९ म, स,ज,स,त,त,ग १२, ७ 
५८ सुमधुरा १९ म,र,भ,न,म,न,ग ७,६,६ 
५९ सुरसा १९ म,र,भ,न,य,न,ग ७, ७, ५ 
६० गीतिका २० स,ज,ज,भ,र,स,ल,ग ५, ७, ८ 
६१ सुवदना २० म,र,भ,न,य,भ,ल,ग ७, ७, ६ 
६२ पञ्चकावली २१ न,ज,भ,ज,ज,ज,र ७, ७, ७ 
६३ स्रग्धरा २१ मर, भ, न, य, य,य ७, ७, ७ 
६४ हंसी २२ म,म,त,न,न,न,त,ग l, १४ 


किंवा म,म,त,न,न,स,ग 
_६५ TETT Ravikulguru kRIRas Sis Rit Ube Rank Collectio: १२ _ FAT Ravikuleuru KålRlas STARR i Cottect’R>» १२ 





६६ तन्वी २४ भ,त,न,स,भ,भ,न,य ५,७,१२ 
०००१०५५५, 


६७ 
६८ 


६९ 


७१ 


७२ 


७२ 


७४ 


७५ 


७६ 


७७ 


क्रौञ्चपदा (अतिकृति) २६ भ,म,स,भ,न,न,न,न,ग ५, 
भुजंगविजृंभित(उत्कृति)२६ म,म,त,न,न,न,र,स,ल;ग ८, 
दण्डक २७ Å ९९९ 
अर्धसमवृत्त 
अपरवक्त्र विषमचरण-११ न,न,र,ल,ग 
समचरण -१२ न,ज,ज,र 
उपचित्र विषमचरण-११ स,स,स,ल,ग 
समचरण -११ भ,भ,भ,ग,ग 
पुष्पिताग्रा विषमचरण-१२ न,न,र,य 
समचरण-१३ न,ज,ज,र,ग 
वियोगिनी विषम चरण-१० स,स,ज,ग 
(वैतालीय्‌/सुन्दरी) सम चरण-१० स,भ,र,ल,ग 
वेगवती विषमचरण-१० स,स,स,ग 
समचरण-११ भ,भ,भ,ग,ग 
हरिणप्लुता विषम चरण-११ स,स,स,ल,ग 
सम चरण-१२ न,भ,भ,र 
जातिवृत्ते 
आर्या प्रथमचरण - १२ मात्रा 


द्वितीय चरण - १८ मात्रा 
तृतीय चरण - १२ मात्रा 
चतुर्थं चरण - १५ मात्रा 


गीति प्रथमचरण - १२ मात्रा 
द्वितीय चरण - १८ मात्रा 
तृतीय चरण - १२ मात्रा 
चतुर्थ चरण - १८ मात्रा 


उपगीति प्रथमचरण - १२ मात्रा 
द्वितीय चरण - १५ मात्रा 
CC-0. Kavikulguru Kalidas gia it Uy Rn Collection 
चतुथ चरण - १५ मात्रा 


००१०६... 
१ 


4,6, 


११,७ 


पादान्ती 
पादान्ती 


पादान्ती 
पादान्ती 


पादान्ती 
पादान्ती 


पादान्ती 
पादान्ती 


पादान्ती 
पादान्ती 


पादान्ती 
पादान्ती 


पादान्ती 
पादान्ती 
पादान्ती 
पादान्ती 


पादान्ती 
पादान्ती 
पादान्ती 
पादान्ती 


पादान्ती 
पादान्ती 
पादान्ती 
पादान्ती 


७८ उद्‌गीति प्रथमचरण - १२ मात्रा 


७९ 


८० 


द्वितीय चरण - १५ मात्रा 

तृतीय चरण - १२ मात्रा 

चतुर्थ चरण - १५ मात्रा 
आर्यागीति प्रथमचरण - १२ मात्रा 


द्वितीय चरण - २० मात्रा 
तृतीय चरण - १२ मात्रा 


चतुर्थ चरण - २० मात्रा 
विषमवृत्त 
उद्गता प्रथम चरण- स,ज,स,ल 


द्वितीय चरण- न,स,ज,ग 
तृतीय चरण- भ,न,ज,ल,ग 
चतुर्थ चरण- स,ज,स,ज,ग 


CC-0. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


०००१०७,,, 


पादान्ती 
पादान्ती 
पादान्ती 
पादान्ती 


पादान्ती 
पादान्ती 
पादान्ती 
पादान्ती 


पादान्ती 
पादान्ती 
पादान्ती 
पादान्ती 


